RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


Nound 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय 


पुरवणी 


वर्ष ५, अंक ४२] गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७-२३, २०१९/ आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १९ ४१ [ पृष्ठे ४०,किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५७८४ / २०१९.- श्रीमती एस . जे. डोलारे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , कर्जत यांची दिनांक २३ सप्टेंबर २०१ ९ ते 
२५ सप्टेंबर २०१९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक २३ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २६ सप्टेंबर २०१ ९ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस. जे. डोलारे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , कर्जत म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस. जे. डोलारे, ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , कर्जत , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या. 

श्रीमती एस. जे. डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, कर्जत ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने 
वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एम . व्ही . तोकले, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत यांजकडे राहील . 


. 


अलिबाग , 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


दिनांक २१ सप्टेंबर २०१ ९ . 


भाग एक ( को.वि.पु .) - १ 


(१ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०१९/ आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १९ ४१ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS , MUMBAI 


Order 


No. CP /RLY /MUMBAI/PROHIBIT ACTS /2019-19 . — Whereas, I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. 
I, Ravindra Sengaonkar , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power 
conferred upon me under sub -sections ( 1), (2 ) and ( 3) of section 37 of the Maharashtra Police 
Act, 1951 (Mah . XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai 
Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 6th October 2019 to 
24-00 hours of 20th October 2019 . 


1. (a ) The carrying of arms, cudgels, swords , spears , bludgeons, unlicensed gun , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms 
(violence ). Save for such firearms where licence has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 

(6 ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 

( c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles . 

(d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof. 
(e ) The public utterance of cries , singing of song , playing of music. 

( f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic , representations and the 
preparations, exhibition or dissemination of pictures , symbols , placards or any other object or 
thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate 
offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over -throw the State. 

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the 
corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer 
and the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government . 

3. Any assembly , program , public meeting or procession of five or more than five persons in 
a public place , without due permissions is prohibited . 

4. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, 
to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc. employed on watch -n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 1 feet. 
5. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned . 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

6. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , as well as 
publishing through media . 

Given under my hand and Seal this 1st October 2019 . 


RAVINDRA SENGAONKAR , 
Commissioner of Police, 

Railways, Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७-२३, २०१९/ आश्विन २५ -कार्तिक १, शके १९ ४१ 
कार्यकारी अभियंता , खारभूमी विकास विभाग, कळवा -ठाणे यांजकडून 

अधिसूचना 
(१ ) योजनेचे नाव : काल्हेर- कशेळी, खारभूमी योजना , तालुका भिवंडी, जिल्हा ठाणे. 
( २) योजनेचे उद्देश : दि बाम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेट, ऑक्टोबर, २ १९ ५२ भाग -१ अन्वये अधिसूचित केलेले पुनःप्रापण क्षेत्रापैकी अकृषिक 

वापरात येणारे क्षेत्र योजनेच्या पुनःप्रापण क्षेत्रामधून वगळणे. 
( ३ ) योजनेचा उद्देश : खाजण क्षेत्र लागवडीखाली असलेले अकृषिक वापरामुळे अधिसूचनेतून वगळणे. 
( ४ ) ( अ ) या योजनेच्या पुनःप्रापित क्षेत्राबाबतची अधिसूचना दि . बाम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेट ऑक्टोबर , २ १९ ५२ भाग-१ अन्वये प्रकाशीत 

करण्यात आलेली आहे . 
( ब) या योजनेच्या अधिसूचित झालेल्या पुनःप्रापित क्षेत्रापैकी खालील नमूद केलेल्या क्षेत्रांना या विभागामार्फत अकृषक वापरासाठी 

ना - हारकत दिली असल्याने खालिल क्षेत्र योजनेच्या पुनःप्रापित क्षेत्रामधून वगळण्यात येत आहे. 

योजनेअंतर्गत अकृषिक वापरामुळे वगळण्यात येणाऱ्या क्षेत्राचे भूमापण क्रमांक 
अनुक्रमांक खाजगी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र 

एकूण 
हेक्टर . आर. 

हेक्टर . आर . 
( २ ) 

( ३ ) 


हेक्टर . आर . 


१ 


०.०६.३ 


०.०६.३ 


२ 


०.०७.६ 


०.०७.६ 


३ 


०.०२.५ 


०.०२.५ 


४ 


०.०५.१ 


०.०५.१ 


८ 


०.०३.१ 


०.०३.१ 


६ 


०.०१.५ 


०.०१.५ 


७ 


०.०५.८ 


०.०५.८ 


८ 


०.०४.५ 


०.०४. 


९ 


०.०२.५ 


०.०२.५ 


१० 


०.०३.६ 


०.०३.६ 


११ 


०.०३.६ 


०.०३.६ 


०.०० 


एकूण क्षेत्र 


एकूण ०.४५.९ 

०.४५.९ 
( ५ ) दि बाम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेट , ऑक्टोबर, २ १९ ५२ भाग -१ अन्वये अधिसूचित केलेले पुनःप्रापण क्षेत्र अकृषिक वापरात येणारे क्षेत्र 
योजनेच्या पुनःप्रापण क्षेत्राच्या अधिसूचनामधून वगळून योजनेचा बाबतचा नकाशा तहसिलदार, ठाणे यांच्या कार्यालयात ठेवण्यात आला आहे. 

( ६ ) संबंधित जमीन मालक. 
अनुक्रमांक खातेदाराचे नाव सर्व्हे क्रमांक 

हेक्टर . आर . 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
१ केवलचंद जवानमल जेन 

१०१/१ 

०.०६.३ 
जितेंद्र केवलचंद जेन 

१०२/१० 

०.०७.६ 
जितेंद्र केवलचंद जेन 

१०२/१३/१ 

०.०२.५ 
जितेंद्र केवलचंद जेन 

१०२ / १३ ब 

०.०५.१ 
छत्तीस लक्ष्मण म्हात्रे व इतर 
जयश्री संजय म्हात्रे 


२ 


m 


५ 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७-२३, २०१९ / आश्विन २५ -कार्तिक १, शके १९ ४१ 

द्रोपदी नामदेव मुकादम 
नित्यानंद लक्ष्मण म्हात्रे 
पार्वतीबाई लक्ष्मण म्हात्रे 
प्रदिप लक्ष्मण म्हात्रे 
रूपाबाई भालचंद्र पाटील 
सुनित अनिल पाटील 
सुलोचना लक्ष्मण म्हात्रे 
रामदास कचेर म्हात्रे 
विष्णू कचेर म्हात्रे 
कमळाबाई गणपत म्हात्रे 
श्रावण गणपत म्हात्रे 
अनंत गणपत म्हात्रे 
एकनाथ गणपत म्हात्रे 
रामनाथ गणपत म्हात्रे 
यशोदा सुनिल म्हात्रे उर्फ यशोदा गणपत म्हात्रे 
सामाईक क्षेत्र १०२ / १३ क 

०.०३.० 
६ जितेंद्र केवलचंद जेन 

१०२/१४ 

०.०१.५ 
मधुकर सखाराम पाटील 

१०३/४ 

०.०२.९ 
दिलीप गुरूनाथ पाटील १०३/४ 

०.०२.९ 
८ केवलचंद जवानमल जेन 

१०३/५ 

०.०४.५ 
केवलचंद जवानमल जेन 

१०३/ ९ 

०.०२.५ 
१० केवलचंद जवानमल जेन 

१०३/१३ 

०.०३.६ 
११ गोवर्धन काळीराम पाटील 

१०३/१४ 

०.९ ३.६ 


९ 


एकूण क्षेत्र 


०.४५.९ 


करणेत येणारे बांधकाम : अकृषिक वापर . 
पुढे असेही विहित करणेत येते की , सदर योजनेमुळे दि . बाम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेट , ऑक्टोबर, २ १९ ५२ भाग-१ अन्वये अधिसूचित केलेले 
व शेतीसाठी वापर करण्यात येणारे एकूण पुनःप्रापण क्षेत्र ९ ३.४८.२ पैकी अकृषिक वापरामुळे अधिसूचित वगळण्यात येणारे एकूण क्षेत्र ०.४५.९ 
आहे त्यामुळे योजनेचे सुधारीत क्षेत्र ९३.०२३ हे . आर . प्र. क्षेत्र इतके आहे. या बाबत लाभधारक शेतकरी यांच्या काही हरकती असल्यास 
त्यांनी कार्यकारी अभियंता, खारभूमी विकास विभाग , ठाणे ( कळवा) यांचेकडे सदर योजनेचे अकृषिक वापरामुळे कमी होणारे क्षेत्र. राजपत्रात 
प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महीन्याचे आत किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध झाल्यापासून पंधरा दिवसाच्या आत लेखी 
देण्यात याव्यात . 


कळवा -ठाणे , 
दिनांक १३ सप्टेंबर २०१ ९ . 


मे . ग. वाघमारे , 
कार्यकारी अभियंता, 
खारभूमी विकास विभाग , 

ठाणे - कळवा. 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७-२३, २०१९/ आश्विन २५ -कार्तिक १, शके १९ ४१ 
कार्यकारी अभियंता , खारभूमी विकास विभाग, कळवा-ठाणे यांजकडून 

अधिसूचना 
(१ ) योजनेचे नाव : खारीगाव खारभूमी योजना, तालुका ठाणे, जिल्हा ठाणे. 
( २) योजनेचा उद्देश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र , जुलै १, २००४ / आषाढ १० शके १९ २६ अन्वये अधिसूचित केलेले पुनःप्रापण 

क्षेत्रापैकी अकृषिक वापरात येणारे क्षेत्र योजनेच्या पुनःप्रापण श्रेत्रामधून वगळणे. 
( ३) योजनेचा उद्देश : खाजण क्षेत्र लागवडीखाली असलेले अकृषिक वापरामुळे अधिसूचनेतून वगळणे. 
( ४ ) ( अ) या योजनेच्या पुनःप्रापित क्षेत्रबाबतची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, जुलै १, २००४ / आषाढ १० शके १९ २६ 

भाग -१ पृष्ठ क्र . ७२४ अन्वये प्रकाशीत करण्यात आलेली आहे . 
( ब) या योजनेच्या अधिसूचित झालेल्या पुनःप्रापित क्षेत्रापैकी खालील नमूद केलेल्या क्षेत्रांना या विभागामार्फत अकृषक वापरासाठी 

ना -हारकत दिली असल्याने खालिल क्षेत्र योजनेच्या पुनःप्रापित क्षेत्रामधून वगळण्यात येत आहे. 

योजनेअंतर्गत अकृषिक वापरामुळे वगळण्यात येणाऱ्या क्षेत्राचे भूमापण क्रमांक 
अनुक्रमांक खाजगी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र 

एकूण 
हेक्टर . आर. हेक्टर . आर . 

हेक्टर . आर . 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


१ 


०.२४.५ 


०.२४.५ 


२ 


०.०४.५ 


०.०४.५ 


०.०० 


एकूण क्षेत्र 


१ 


एकूण ०.२ ९ .० 

०.२ ९ .० 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र जुलै १, २००४ / आषाढ १० शके १९ २६ अन्वये अधिसूचित केलेले पुनःप्रापण क्षेत्र अकृषिक वापरात 
येणारे क्षेत्र योजनेच्या पुनःप्रापण क्षेत्राच्या अधिसूचनामधून वगळून योजनेच्या बाबतचा नकाशा तहसिलदार , ठाणे यांच्या कार्यालयात ठेवण्यात 
आला आहे . 

( ६ ) संबंधित जमीन मालक . 
अनुक्रमांक खातेदाराचे नाव सर्वे क्रमांक 

हेक्टर . आर . 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
आशा बाळकृष्ण पाटील व इतर 
लक्ष्मी प्रभाकर माळी 
लक्ष्मण एकनाथ पाटील 
राहूल बाळकृष्ण पाटील 
राजेश्वरी बाळकृष्ण पाटील 
नामदेव एकनाथ पाटील 
नरेश एकनाथ पाटील 
शकुंतला छगन पाटील 
दत्तात्रय एकनाथ पाटील 
सुनंदा गणपत वारकर 
सामाईक क्षेत्र 

६१/४ 

०.२४.५ 
दत्तात्रय एकनाथ पाटील व इतर 
लक्ष्मण एकनाथ पाटील 
नामदेव एकनाथ पाटील 


२ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०१९/ आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १९ ४१ 

नरेश एकनाथ पाटील 
शकुंतला छगन पाटील 
सुनंदा गणपत वारकर 
लक्ष्मी प्रभाकर माळी 
आशा बाळकृष्ण पाटील 
राहूल बाळकृष्ण पाटील 
राजेश्वरी बाळकृष्ण पाटील 
सामाईक क्षेत्र 

६१/५ 

०.०४.५ 


एकूण क्षेत्र 


०.२ ९ .५ 


( ७ ) 

करणेत येणारे बांधकाम : -अकृषिक वापर . 
पुढे असेही विहित करणेत येते की , वापर सदर योजनेमुळे महाराष्ट्र शासन राजपत्र , जुलै १, २००४ / आषाढ १० शके १९ २६ अन्वये 
अधिसूचित केलेले व शेतीसाठी वापर करण्यात येणारे एकूण पुनःप्रापण क्षेत्र १७८.६२.९ पैकी अकृषिक वापरामुळे अधिसूचनेतून वगळण्यात 
येणारे 

एकूण क्षेत्र ०.२९.५ आहे त्यामुळे योजनेचे सुधारीत क्षेत्र १७८.३३.४ हे. आर. प्र. क्षेत्र इतके आहे. याबाबत लाभधारक शेतकरी 
यांच्या काही हरकती असल्यास त्यांनी कार्यकारी अभियंता, खारभूमी विकास विभाग, ठाणे ( कळवा) यांचेकडे सदर योजनेचे अकृषिक वापरामुळे 
कमी होणारे क्षेत्र . राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महीन्याचे आत किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध झाल्यापासून 
पंधरा दिवसाच्या आत लेखी देण्यात याव्यात . 


मे . ग . वाघमारे , 
कार्यकारी अभियंता , 
खारभूमीविकास विभाग , 

ठाणे - कळवा. 


कळवा-ठाणे , 
दिनांक १३ सप्टेंबर २०१ ९ . 


୬ 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०१९/ आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १९ ४१ 

उप विभागीय अधिकारी , दापोली यांजकडून 
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 

अधिसूचना 
क्रमांक भूसंपादन/ नवीन कायदा-२०१३/ अधिसूचना/ शिरसाडी/ ६१० / ०९ / २०१९ . - ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्याने, 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क व अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून अधिसूचना, क्रमांक भूसंपादन / नवीन कायदा-२०१३ / अधिसूचना /शिरसाडी/ ६१० / ०९ / २०१७, दिनांक २६ सप्टेंबर २०१७ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी, रत्नागिरी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, कलम १५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट- कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल क्षेत्रे हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची 
चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, दापोली यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

एलएक्यू / एसआर / शिरसाडी / ६१० 

गाव मौजे शिरसाडी , तालुका दापोली, जिल्हा रत्नागिरी 
अनुक्रमांक किंवा गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 
पो.हि.नं. 

( हेक्टरमध्ये ) 


“ 


" 


. 


. 


भूमापन क्रमांक 


स . नं . 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


३४ 


१/१ 


०.२०.०० 


२ 


३४ 


१/२ 


०.०६.५० 


३४ 


१/७ 


०.१३.५० 


५५ 


११/३ 


०.०७.५० 


५ 


८० 


२/१ 


०.२२.०० 


६ 


८० 


२/२ 


०.१८.०० 


७ 


८० 


२/४ 


०.४७.०० 


८ 


८० 


०.२१.०० 


९ 


८० 


२/६ 


०.१८.०० 


१० 


८० 


२/७ 


०.१४.०० 


११ 


८४ 


०.१०.०० 


एकूण 


१.९ ७.५० 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७-२३, २०१९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १९ ४१ 

अनुसूची -दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव 

: शिरसाडी लघु पाटबंधारे प्रकल्प , ता . दापोली . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन 

: शिरसाडी, ल.पा.यो. , ता . दापोली, जि . रत्नागिरी उर्वरीत बुडीत क्षेत्राचा प्रस्ताव . 
समाजाला होणारे लाभ 

: या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार 

आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील 
कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या 
जीवनमानात ( STANDARD OF LIVING ) सुधारणा होणार आहे. 


~ 


. 


अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

गावाचे नाव : शिरसाडी, तालुका : दापोली, जिल्हा : रत्नागिरी 
शिरसाडी लघु पाटबंधारे प्रकल्प , ता. दापोली येथील मौजे शिरसाडी येथील बाधित खातेदारांचे धरणाच्या उर्वरीत बुडीत क्षेत्राकरीता 
भूसंपादन क्षेत्रामध्ये एकही खातेदाराचे घर बाधित होत नाही . त्यामुळे सदर भूसंपादन प्रस्तावास कुटुंबीयांचे पुनर्वसनाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. 
सदरचे क्षेत्र महाराष्ट्र प्रकल्प बाधितांचे पुनर्वसन अधिनियम , २००१ कायद्यांतर्गत अधिसूचित क्षेत्रात येत आहे. परंतु सदर अधिसूचना 
प्रकल्पग्रस्तांसाठी असल्याने सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करणे उचित वाटते . 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
( अ ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये 
रोजगार निर्मिती होणार असून , ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे 
भूसंपादन शेतकऱ्यांची संमती आहे. तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुषेशग्रस्त जिल्ह्यातील दुष्काळ प्रवण भागातील असून , यामध्ये कोणतीही 
वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उप विभागीय अधिकारी , दापोली या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दापोली, 


दिनांक १७ सप्टेंबर २०१ ९ . 


शरद पवार , 
उप विभागीय अधिकारी , 
दापोली विभाग , दापोली. 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७-२३, २०१९/ आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १९ ४१ 

उप विभागीय अधिकारी , दापोली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक भूसंपादन/ नवीन कायदा -२०१३ / अधिसूचना/ शिरसाडी/ ६११/ ०९/ २०१ ९. ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्याने, 
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क व अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन / नवीन कायदा -२०१३/ अधिसूचना / शिरसाडी/ ६११ /०९ / २०१७, दिनांक २६ सप्टेंबर २०१७ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, रत्नागिरी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, कलम १५ च्या पोट - कलम (२ ) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, 
विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम (१ ) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” 

म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची 
चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, दापोली यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


“ 


भाग एक ( को.वि.पु.) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १९ ४१ 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

एलएक्यू / एसआर /शिरसाडी / ६११ 

गाव मौजे शिरसाडी, तालुका दापोली, जिल्हा रत्नागिरी 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 
सं.नं. 

( हेक्टरमध्ये ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


पो.हि.नं. 


( १ ) 


१ 


१/३ 
३ 


०-०५-०० 
0-०२-२० 
0-०२-५० 
०-०८-०० 


२ 


- 


( 99 


२ + ३ +-१२ + १५ / १ 
२ + ३+ १२ + १५/ ३ । 


०-०४-०० 


५ 

७ 


६ 


७१ 
७१ 
७१ 


४ 


199 


0-00-७० 
1. ०-०७-५० 

०-००-७० 
1. ०-००-५० 

०-००-०२ 
0-०४-०० 


P 


२ + ३ + १२ + १५/ ७ 
२ + ३-१२ + १५/ १३ 
२ + ३ --- १२ + १५ / ५ 
२ + ३+ १२ + १५/ ४ 
२ + ३-१२ + १५ / ६ 


७१ 


- 


१० 
११ 
१२ 


0-09-00 


o 


१३ . 
१४ 


७१ 
७१ 
६ ९ । 
८१ 
८१ 
८१ 
८१ 
८१ । 


0-00-२० 
0-00-२० 


- 


| १५ 


१-००-२० 


१६ 


१७. 


१४/१ 
१४/२ 
१४/३ 
१४/४ 
१४/५ । 
१० / २ ब 
१०/१ 
९/ ६ 
.९/ २ 


१८ . 


८१ 


0-00-२० 
0-00-२० 
0-०८-०० 
०-०१-०० 
0-09-५० 


८१ 


0-00-२० 


१ ९ 
२० 
२१ 
| २२ । 
२३ 
२४ 
२५ 
२६ . 
२७ । 


८१ 
८१ 
८१ 
८१ 


0-०४-५० 
०-०१-00 
4-०६-२० । 
०-१४-०० 


९ / ३ 
९ / ४ 
१/११ 


८१ 


८१ 


6-00-00 


८१ 


०-०७-00 


१५ 
८ 


८१ 


२८ 


३/३ 


६४ 


२ ९ 


३० 


६५ 


५ 


०-०५-०० 
0-00-00 
6-00-00 
0-०३-५० 
०-०१-२० 
9-0०-८० 
0-00-८० 
6-0०-८० । 


४७ 


| ७७ 


३१ . 
३२ 
३३ 
३४ 


७७ 


३/२ 
३/४ 
३/६ 


७७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९/ आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १९ ४१ 


११ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


७७ 


३५ 
३६ 
३७ 
३८ . 


७७ 
(99 
७१ 


३/७ 
३/८ 
३ / ९ 
१ 


0-0०-८० 
०-०० - ९ ० 
०-०० - ९ ० 
०-०२-५० 


एक्ण 


१-१४ - ९ ० हे.आर. 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : - शिरसाडी लघु पाटबंधारे प्रकल्प, ता.दापोली 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - शिरसाडी ल.पा.योजना, ता.दापोली, जि.रत्नागिरी धरण जोड रस्ता व 


चौकीदार इमारत करीता भूसंपादन प्रस्ताव . 


समाजाला होणारे लाभ :- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उदयोगधंदयांना 
पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून गामीण 
भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या 
जीवनमानात ( STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन :- शिरसाडी प्रकल्पाचे मौजे शिरसाडी, ता.दापोली येथील धरण जोडरस्ताव 
चौकीदार इमारती करीता भूसंपादन क्षेत्रामध्ये एकही खातेदाराचे कोणतेही घर बाधित होत नाही . 
त्यामुळे सदर भूसंपादन प्रस्तावास कुटुंबीयांचे पुनर्वसनाचा प्रश्नच उदभवत नाही. 


अनुसूची - चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
अ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उदयोगधंदयांना पाणीपुरवठा होणार आहे: 
त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून , ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, 
भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतकऱ्यांची संमती 
आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता 
नाही. 
टिप . - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उप विभागीय अधिकारी , दापोली या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दापोली, 
दिनांक १७ सप्टेंबर २०१ ९ . 


शरद पवार , 
उप विभागीय अधिकारी, 
दापोली विभाग , दापोली. 


भाग एक ( को.वि.पु.) – २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७-२३ , २०१ ९/ आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १९ ४१ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग यांजकडून 
वाचावे.- (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम . 

१८४/१५६( २ ), दिनांक १ ९ मार्च १९ ६८ . 
( २ ) शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल . १६०५ / सी.आर . १२०/१५ सी , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
३ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. बँका / डी -४ /ना.पत./ क. १५६/ प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क . १५६/११, 

दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ व दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक . 
( ५ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/ स.आ-५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती / 

९ / २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७ चे परिपत्रक . 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, म.रा. , पुणे यांचेकडील जा.क्र . पतसंस्था/ स.आ.-५ / खर्च/ 

वसुली आदेश /८७२/ २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( ७ ) मा , सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , म.रा., पुणे यांचेकडील जा.क्र . पतसंस्था / स.आ.-५ / खर्च/ 

वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २४७४ / २०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ८ ) मुख्य अवसायक , बांदानगर अर्बन क्रेडीट को - ऑप. सोसा . लि ., बांदा यांचेकडील दिनांक २८ मार्च २०१ ९ 

रोजीचा प्रस्ताव . 


. 


(९ ) पालक अधिकारी , बांदानगर अर्बन क्रेडीट को - ऑप . सोसा. लि ., बांदा यांचे दिनांक ९ ऑगस्ट २०१९ रोजीचे 


टिपण . 


आदेश 
क्रमांक जिउनि /सिंधु/ वि -५ / का.क .१५६ /बांदा नगर अर्बन / २०१९ / २८०१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , कृष्णकांत रा . धुळप, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग 
या आदेशान्वये बांदानगर अर्बन क्रेडीट को - ऑप. सोसा. लि ., बांदा, ता . सावंतवाडी, जि . सिंधुदुर्ग ( अवसायनात ) या संस्थेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


अ.क्र . 


१ 


श्री . लक्ष्मण नरहरी वालावलकर 
श्री. महेश्वर शिवराम कुंभार 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


कलम १५६( १ ) व नियम १०७ 
कलम १५६( १ ) व नियम १०७ 


सिंधुदुर्ग जिल्हा 
सिंधुदुर्ग जिल्हा 


२ 


अटी . 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम १०५, कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
आहेत . 

( ३) वसुली अधिकारी यांना दरमहा संदर्भ क्रमांक ३ मध्ये सुचना देण्यात आल्याप्रमाणे विहित नमुन्यात “ अ-३ ”, “ अ-४ ”, व “ब ”, कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयास सादर करावी. 


. 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७-२३, २०१९/ आश्विन २५ -कार्तिक १, शके १९ ४१ 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ नुसार वसुली 
अधिकारी यांना हुकूमनामा/ वसुली दाखला मधील वसुलपात्र रक्कम व सदर आदेशात नमूद हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च 
( Cost of Process ) या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम वसुली खर्च म्हणून थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 

( ६ ) लिलावाद्वारे मालमत्ता विक्री केल्यानंतर १.५० टक्के दरानेच आदेशिकेचा खर्च वसुल करता येईल अन्यथा उपरोक्त नमूद ज्या टप्प्यावर 
थकबाकी रक्कम पूर्ण वसूल होईल त्या टप्पेनिहाय दरानेच असा खर्च वसूल करावा. 

( ७ ) उक्त नमूद आदेशाप्रमाणे खर्चाचे दराची आकारणी व वसुली संस्थेस एका कर्जदाराकडून जास्तीत जास्त रक्कम रु. १.५० लाख मर्यादेतच 
आदेशिकेचा खर्च 

म्हणून रक्कम वसूल करता येईल . 
( ८ ) उपरोक्त अट क्र . ५ व ८ मध्ये नमूद केलेल्या रकमेव्यतिरिक्त वसुली अधिकारी यांनी जादा रक्कम वसूल केल्याचेनिदर्शनास आलेस ते 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहतील . 

(९ ) प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी/ संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी, पोस्टेज, स्टेशनरी, जाहिरात 
खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही. 

( १० ) संस्थेने याप्रमाणे वसूल केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील . सदरचा हिशोब 
संस्थेच्या नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षण सुरू असताना पडताळणीसाठी/ तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील. 

(११) “ मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ ” दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

(१३) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण. १५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( १४ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे. 

(१५ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी बांदानगर अर्बन क्रेडीट को - ऑप. सोसायटी लि ., 
बांदा " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( १६) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

(१७) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मधील दिलेल्या सूचनांचे 
वसुली अधिकाऱ्याने पालन करावे. 

( १८ ) अवसायक मंडळ व पालक अधिकारी यांनी नियुक्त केलेल्या वसुली अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर नियंत्रण व देखरेख ठेवून 
नियमाप्रमाणे वसुली परिणामकारक होईल याचा दक्षता घ्यावी व संबंधित वसुली अधिकारी यांना वसुलीचे प्रमाणात मानधन अदा करणेबाबत उचित 


. 


निर्णय घ्यावा . 


सिंधुदुर्ग , 
दिनांक २१ ऑगस्ट २०१ ९ . 


कृष्णकांत रा . धुळप, 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था,सिंधुदुर्ग. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७-२३, २०१९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १९ ४१ 

पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून 
( १ ) भारत निवडणूक आयोग यांचेकडील दिनांक २१ सप्टेंबर, २०१ ९ रोजीचे प्रेस नोटनुसार . 

आदेश 
क्रमांक वि . शा ./ विधानसभा निवडणुक / मनाई आदेश / १६ / २०१९.- ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ.क्र . १ मधील अधिसूचनेनुसार भारत 
निवडणूक आयोगाने, विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक -२०१९ चा कार्यक्रम जाहीर केलेला असून दिनांक २१ सप्टेंबर , २०१९ रोजीपासून आदर्श 
आचारसंहिता लागू झालेली आहे. सदर निवडणूकीकरीता दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०१९ रोजी मतदान व दिनांक २४ ऑक्टोबर , २०१९ रोजी 
मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. विधानसभा निवडणूकीच्या अनुषंगाने ठाणे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये खालीलप्रमाणे १४ विधानसभा 
मतदारसंघ येतात. 

( १) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १३४ भिवंडी ग्रामीण , 
( २ ) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १३६ भिवंडी पश्चिम , 
( ३) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १३७ भिवंडी पूर्व, 
( ४ ) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १३८ कल्याण पश्चिम , 
( ५ ) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १३९ मुरबाड, 
( ६ ) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १४० अंबरनाथ , 
( ७ ) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १४१ उल्हासनगर , 
( ८ ) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १४२ कल्याण पुर्व, 
( ९ ) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १४३ डोंबिवली , 
( १० ) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १४४ कल्याण ग्रामीण , 
( ११ ) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १४६ ओवळा माजीवडा , 
( १२) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १४७ कोपरी पाचपाखाडी, 
( १३ ) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १४८ , ठाणे , 
( १४ ) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १४ ९ मुंब्रा कळवा, 

सदर निवडणूकीच्या अनुषंगाने विविध राजकीय पक्ष प्रचारासाठी झेंडे उभारणे, बॅनर्स, कापडी फलक , पोस्टर लावणे, नोटीसा चिटकविणे , 
घोषणा लिहीणे, कमान, पताका, कटआउट लावणे किंवा चिन्हे वापरतात, त्यामुळे अनेक वेळा दोऱ्या , काठ्या व तत्सम भाग रस्त्यावर आडवा 
येऊन रहदारीस अडथळा निर्माण होतो . ज्याअर्थी प्रचाराचे कालावधीत अशा किरकोळ कारणावरून पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण 
निर्माण व वाद होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो व शांततेचा भंग होऊ शकतो. 

त्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील सर्व पोलीस स्टेशन हद्दीत विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने जनजीवन सुरळीत राहण्यासाठी 
सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी तसेच कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन सामाजिक तेढ निर्माण होऊ नये 
म्हणुन मी विवेक फणसळकर पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर सन १९ ५१ चा महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , कलम ३३ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील निवडणूक क्षेत्रात कलम ३३( १) (प ) अन्वये रहदारीस अडथळा होईल किंवा 
उजेड व हवा निर्वेधपणे येण्यास प्रतिबंध होईल अशा रितीने कोणत्याही सार्वजनिक रस्ता व सार्वजनिक जागेवर झेंडे उभारणे , बॅनर्स , कापडी 
फलक, पोस्टर लावणे, नोटीसा चिटकवणे, घोषणा लिहीणे, कमान, पताका, कटआउट लावणेकिंवा चिन्हे वापरणे यांस या आदेशाच्या तारखेपासून 
निवडणूक कार्यक्षेत्रात निवडणूक प्रक्रिया संपेपर्यंतच्या कालावधीसाठी मी प्रतिबंध करीत आहे. 

सदर निवडणुकीचे काळात कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या कोणत्याही उमेदवाराने खाजगी इमारत अथवा आवारात पोस्टर , झेंड, बॅनर्स , 
कापडी फलक लावणे , नोटीसा चिटकविणे व घोषणा लिहिणे इ. वापर करावयाचा असल्यास त्यांनी प्रथम जागा मालकांची लेखी परवानगी घेणे 
बंधनकारक आहे. सदर लेखी परवानगीसंबंधित पोलीस स्टेशनला दाखवून पोलिसांचा ना -हरकत दाखला घेणेदेखील बंधनकार राहील अशा रितीने 
खाजगी जागेवर लावलेले बॅनर्स , पोस्टर्स इ. चा रहदारीस अडथळा होणार नाही. उजेड व हवा अडवली जाणार नाही हे पाहणे त्या पक्षाच्या 
उमेदवाराला बंधनकार राहील . 

मी , सूचना देतो की , सदरहू आदेशाच्या प्रती निवडणूक क्षेत्रात सहज दिसणाऱ्या सार्वजनिक ठिकाणी चिटकवून ध्वनीक्षेपकाद्वारे सदर आदेश 
प्रसारित करावा व तशा नोंदी घेण्यात याव्यात . 

सदर मनाई आदेश दिनांक २४ सप्टेंबर, २०१९ रोजी ००.०१ वा . पासून ते दिनांक २४ ऑक्टोबर, २०१९ रोजी २४.०० वा. पावेतो लागू राहील. 
सदर मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्यांविरूद्ध मुंबई पोलीस कायदा कलम, १९ ५१ चे कलम १३१ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक २३ सप्टेंबर , २०१ ९ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी जारी केलेला आहे. 


~ 


. 


विवेक फणसळकर , 
पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर . 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७-२३, २०१९/ आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १९ ४१ 

पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून 

आदेश 
( १) भारत निवडणूक आयोग यांचेकडील दिनांक २१ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीचे प्रेस नोटनुसार . 
क्रमांक वि . शा ./विधानसभा निवडणुक / मनाई आदेश / १७/ २०१९.- ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ.क्र . १ मधील अधिसूचनेनुसार भारत 
निवडणूक आयोगाने, विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०१९ चा कार्यक्रम जाहीर केलेला असून दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ रोजीपासून आदर्श 
आचार संहिता लागू झालेली आहे. सदर निवडणूकीकरीता दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मतदान व दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी 
मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. विधानसभा निवडणूकीच्या अनुषंगाने ठाणे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये खालीलप्रमाणे १३ निवडणूक 
निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयात येतात . 

(१ ) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १३४ भिवंडी ग्रामीण , 
( २) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १३६ भिवंडी पश्चिम , 
( ३) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १३७ भिवंडी पूर्व, 
( ४ ) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १३८ कल्याण पश्चिम , 
( ५ ) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १४० अंबरनाथ 
( ६ ) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १४१ उल्हासनगर , 
( ७ ) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १४२ कल्याण पुर्व, 
( ८ ) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १४३ डोंबिवली, 
( ९ ) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १४४ कल्याण ग्रामीण , 
( १०) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १४६ ओवळा माजीवडा, 
( ११ ) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १४७ कोपरी पाचपाखाडी, 
(१२ ) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १४८ , ठाणे , 
( १३) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १४ ९ मुंब्रा कळवा, 
विधानसभा निवडणूकीचे अनुषंगाने नामनिर्देशन अर्ज दाखल करण्याचे काम दिनांक २७ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी सुरू 

होणार असून 

अंतिम 
दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी पावेतो आहे. दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१९ रोजी नामनिर्देशन पत्रांची छाननी होणार आहे . तसेच नामनिर्देशन पत्र मागे 
घेण्याची अंतिम दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१ ९ रोजी पावेतो आहे . 

अशावेळी नामनिर्देशन पत्र स्विकारण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या ठिकाणी निवडणूक संबंधाने राजकीय पक्ष आपआपले शक्ती प्रदर्शन 
करण्यासाठी नामनिर्देशन पत्र दाखल करते वेळेस मोठ्या प्रमाणावर एकत्र येण्याची शक्यता आहे. सदर ठिकाणांच्या प्रांगणात कॉर्नर मिटींग, सभा , 
पत्रकार परिषद इ. सारखे कार्यक्रम निवडणूक संबंधाने घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेमध्ये अडथळा निर्माण होवुन 
सदर ठिकाणची शांतता भंग होण्याची दाट शक्यता आहे , असी माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी , विवेक फणसळकर पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ (२ ) अन्वये प्राप्त 
अधिकारानुसार वर नमूद विधानसभा मतदारसंघांच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाच्या ठिकाणापासुन १०० मीटर चहुबाजुकडील 
परिसरात कोणत्याही पक्षाचे पदाधिकारी / संघटनेचे पदाधिकारी / कार्यकर्ते आणि प्रतिनिधी यांना निवडणूक संबंधाने सभा / बैठक / पत्रकार परिषद 
आधी कार्यक्रम घेण्यास प्रतिबंध करीत आहे. त्याचप्रमाणे नामनिर्देशन अर्ज दाखल करणाऱ्या उमेदवाराने उमेदवारी अर्ज दाखल करताना उमेदवार 
व त्याच्या सोबत ४ व्यक्ती यांनाचनिवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कक्षामध्ये प्रवेश देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास 
येणाऱ्या उमेदवारास नमुद ठिकाणच्या कार्यालयाच्या १०० मीटर चहुबाजुकडील परिसराच्या आत फक्त तीन वाहने आणण्याची परवानगी देण्यात 
येत 

असून तीनपेक्षा अधिक वाहने सदर कार्यालयाच्या १०० मीटर परिसरात आणण्यास प्रतिबंध घालण्यात येत आहे. 

वरील आदेशाचे कोणीही व्यक्तीने उल्लंघन केल्यास अशा व्यक्तीविरूद्ध भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ अन्वये कायदेशीर 
कारवाई करण्यात येईल . 

सदर आदेश दिनांक २७ सप्टेंबर २०१९ रोजी ००.०१ वा . पासून ते दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी २४.०० वा. पर्यंत 
अंमलात राहील . 

सदरचा आदेश शासकीय कर्तव्यावरील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांना तसेच शासकीय /निमशासकीय, निवडणुक कामाशी संबंधित 
शासकीय/निमशासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना लागू होणार नाही. 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २४ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी ठाणे येथे जारी करण्यात आला आहे . 


विवेक फणसळकर , 
पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर . 


१६ 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७-२३, २०१९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १९ ४१ 

पोलीस आयुक्त , 

ठाणे शहर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक वि. शा./विधानसभा निवडणूक / मनाई आदेश/ १८ / २०१ ९.- ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ.क्र . १ मधील अधिसूचनेनुसार भारत 
निवडणूक आयोगाने, विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक -२०१९ चा कार्यक्रम जाहीर केलेला असून दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ रोजीपासून आदर्श 
आचारसंहिता लागू झालेली आहे. सदर निवडणुकीकरिता दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मतदान व दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी 
मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने ठाणे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये खालीलप्रमाणे १४ 
विधानसभा मतदारसंघ येतात : 

( १) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १३४ भिवंडी ग्रामीण , 
( २) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १३६ भिवंडी पश्चिम , 
( ३) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १३७ भिवंडी पूर्व, 
( ४ ) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १३८ कल्याण पश्चिम , 
( ५ ) विधानसभा मतदार संघ क्रमांक १३ ९ मुरबाड , 
( ६ ) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १४० अंबरनाथ , 
( ७ ) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १४१ उल्हासनगर , 
( ८ ) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १४२ कल्याण पूर्व , 
( ९ ) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १४३ डोंबिवली , 
(१० ) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १४४ कल्याण ग्रामीण, 
( ११) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १४६ ओवळा माजीवडा, 
( १२ ) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १४७ कोपरी पाचपाखाडी , 
(१३ ) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १४८ ठाणे , 
( १४) विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १४९ मुंब्रा कळवा, 

आणि ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयात यापूर्वी वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये राजकीय स्पर्धेपोटी वाद निर्माण होऊन वेगवेगळ्या निवडणुकीच्या 
संबंधात दखलपात्र व अदखलपात्र गुन्हे दाखल झालेले आहेत. आगामी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निमित्ताने स्थानिक कार्यकर्त्यामध्ये 
आपसात भांडणतंटे होऊन हातघाईवर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशा प्रसंगी एखाद्या गटाकडून / व्यक्तीकडून हत्याराचा दुरुपयोग 
गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . त्याकरिता ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील निवडणुकीच्या कार्यक्षेत्रात शस्त्र 
परवानाधारक यांनी सार्वजनिक ठिकाणी शस्त्र बाळगण्यास व ने- आण करण्यास प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे क्रमप्राप्त वाटते . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थितीत मी , विवेक फणसळकर, पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे 
कलम १४४( १) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून असा आदेश देतो की , ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील सर्व पोलीस 
स्टेशन हद्दीतील शस्त्र परवानाधारक यांना शस्त्र ताब्यात ठेवण्यास व बाळगण्यास मनाई करण्यात येत आहे . तथापि , छाननी समितीने ज्यांना सवलत 
दिलेली आहे त्या शस्त्र परवानधारकांना हा मनाई आदेश लागू होणार नाही . 

यापुढे असेही आदेश देण्यात येत आहे की , ज्या परवानाधारकांना या आदेशान्वये छाननी समितीने सवलत दिलेली आहे त्या परवानाधारकांनी 
आपली शस्त्रे निवडणुकीच्या कोणत्याही कार्यक्रमादरम्यान उदा. प्रचार , सभा व रॅली प्रसंगी जवळ बळगू नये . 

प्रत्येक शस्त्र परवानाधारकास आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने कलम १४४ ( २) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ अन्वये प्राप्त 
अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . 

सदरचा आदेश ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील सर्वपोलीस स्टेशन हद्दीत दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी ००-०१ वा . पासून ते दिनांक २४ 
ऑक्टोबर २०१ ९ रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत अंमलात राहील. 

उपरोक्त मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या शस्त्र परवानाधारकांवर भारतीय दंड संहितेचे कलम १८८ नुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल . 
सदरचा आदेश दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१ ९ रोजी माझे सही व शिक्क्याने दिला आहे . 


~ 


. 


विवेक फणसळकर , 
पोलीस 

आयुक्त , 


ठाणे शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९/ आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १९ ४१ 


१७ 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI 


Order 


No. CP /XI(6 ) /Navratrotsav/819/2019.- Whereas , Durga Mata idols are immersed in water on 8th 
October 2019 to 10th October 2019 ; 


And whereas, some of the half dissolved / idols drifts ashore during high tide or floats in lake 
water ; 


And whereas, some people takes the photographs of such idols lying ashore or being taken by 
Brihan Mumbai Municipal Corporation workers for reimmersion and publish / circulate such photographs 
which may likely to outrage religious feelings of devoted Hindus and which may result in to 
disturbance of public peace and tranquility ; 


are 


And whereas , in the aforesaid circumstances , I am satisfied that immediate measures 
necessary to prohibit taking , publishing and circulating such photographs after immersion is over and 
further satisfied that there is sufficient ground for me to prohibit it under section 144 of the Code of 
Criminal Procedure , 1973 (Act No. II of 1973 ) and for immediate prevention and speedy remedy is 
desirable . 


Now , therefore, I, Pranaya Ashok , Dy . Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai and 
Executive Magistrate specially empowered under section 144 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 
No. II of 1973) in exercise of the said powers do hereby order that no person shall take photographs 
of idols floating or half -submerged after the immersion is over and shall not publish same ; or circulate 
it . 


This order shall remain effective throught Brihan Mumbai from on 8th October 2019 to 10th 
October 2019 . 


Notwithstanding the expiration of this order after the period here in above mentioned , - 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued enforced . 
(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 

order may be imposed as if this order had not expired . 


I, further direct that this order shall be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof, in conspicuous public places, by advertising the same in local newspapers and by proclaiming 
the same through loudspeakers in Brihan Mumbai. 


Any person aggrieved by this order may make an application to me in my office situated opposite 
Mahatma Phule Market , Dadabhai Naoroji Road , Mumbai 400 001 during office hours from 9-45 hrs. to 
5-30 p . m . 


Given under my hand and seal this 30th September 2019 . 


PRANAYA ASHOK , 
Deputy Commissioner of Police (Operations ), 

Brihan Mumbai. 


ATT Tc ( .fa.q .) - 3 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७-२३, २०१९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १९ ४१ 
उप संचालक, भूमि अभिलेख , कोकण प्रदेश , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एकत्री/ दु.एस.आर. १०६ / माणगाव / रायगड / २०१ ९. - मौजे खांदाड, ता . माणगाव, जि . रायगड येथील जमीन एकत्रीकरण योजना 
दिनांक २ ऑगस्ट १९ ७ ९ रोजीचे महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र, भाग -१ यात पानांक क्रमांक १४ ९९ मध्ये योजना कायम करण्यात आल्याबाबतची 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाली होती. सदर योजनेप्रमाणे मंजूर नकाशामध्ये दुरूस्ती करणे आवश्यक असल्याची खात्री झाल्यामुळे मंजूर एरत्रीकरण नकाशा 
गट नंबर ४१६, ४२० , ४२६ यामध्ये दुरुस्ती करणेबाबतच्या मसुद्यास उप संचालक , भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई यांनी मान्यता देऊन तो 
कायदा कलम ३२(१ ) अन्वये प्रसिद्धीसाठी जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , रायगड यांचेकडेदिनांक १ जून २०१९ रोजी पाठविणेत आला होता. 
सदरचा दुरुस्ती मसुदा गावी तलाठी व तहसील कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर दिनांक १५ जुलै २०१ ९ रोजी प्रसिद्ध केला होता . प्रसिद्धिचे 
कालावधीमध्ये एकही हरकत अर्ज प्राप्त झालेला नाही. सबब मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण 
करणेबाबत अधिनियम, १९ ४७ च्या कलम ३२ पोट -कलम ( ३ ) मधील तरतुदीनुसार उप संचालक , भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई हे मंजूर 
योजनेतील गट नंबर ४१६, ४२०, ४२६ या गटाचे नकाशामध्ये दुरुस्तीचे प्रस्तावाचा मसुदा कायम करीत आहे . 


~ 


मुंबई, 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०१ ९ . 


शाम खामकर , 
उप संचालक , भूमि अभिलेख , 

कोकण प्रदेश, मुंबई. 


१ ९ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७-२३, २०१९/ आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १९ ४१ 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक उचिशा/ पोल -२ / म.आ./ ४८० / २०१ ९.- ज्याअर्थी, जयगड -डिंगणी रेल्वे मार्गाचे कामकाज होऊ नये याकरिता त्या भागातील ग्रामस्थ 
वेळोवेळी आंदोलने करीत असतात, रत्नागिरी जिल्ह्यात पारंपारिक मच्छिमार व पर्ससीननेट मच्छिमार यांचेत सुरू असलेल्या मासेमारी वादा 
विरोधात देखील ठिकठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत . तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदीकरणासाठी 
भू- संपादनाचे काम चालू असून , त्याकरिता देखील काही ठिकाणी ग्रामस्थांचा विरोध आहे ; 

त्याचबरोबर गोवंशीय हत्येच्या संशयाने पिरलोटे, ता . खेड येथे तेथील ग्रामस्थांनी दिनांक २६ जानेवारी २०१९ रोजी रस्ता रोको आंदोलन करून 
तेथे बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर हल्ला केलेला आहे. त्यामुळे खेड तालुका व आजूबाजूच्या परिसरात 
तणावाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे ; 

तसेच जिल्ह्यात दिनांक १ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक १० सप्टेंबर २०१ ९ या कालावधीत मोहरम व दिनांक २ सप्टेंबर २०१ ९ ते दिनांक १२ सप्टेंबर 
२०१ ९ या कालावधीत गणेशोत्सव हे सण साजरे करण्यात येणार आहेत . 

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांनी 
त्यांचेकडील पत्र जा.क्र . जिविशा / २६६८२/ २०१९ , दिनांक २७ ऑगस्ट २०१९ अन्वये जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम 
३७(१)(३ ) अन्वये मनाई आदेश देणे आवश्यक आहे असे माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी , मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७(१ )( ३ ) सन १९ ५१ चा कायदा २२ वा नुसार 
मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की , दिनांक १ सप्टेंबर २०१९ रोजी ०१-०० वा. पासून ते दिनांक १५ सप्टेंबर २०१९ रोजी 
२४-०० वा . पर्यंत जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७( १)( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये 
वरील कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे . 

( अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदूका, सुरे, लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू घेऊन 

फिरणे. 
( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे . 
( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे , हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे . 
( ड ) सभ्यता अगर निती याविरूद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू 

किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे. 
( इ ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 
( फ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी गाणे , वाद्य वाजविणे. 

( ग ) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे . 
मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत . 

( १ ) अंत्ययात्रा . 
( २) धार्मिक विधी, धार्मिक मिरवणूक, लग्न सोहळा, सामाजिक सण , शासकीय कार्यक्रम इ. 
( ३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी . 

( ४ ) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इ. 
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित 
उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतर उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश 

लागू 
होणार नाही . 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २९ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी दिला . 


दत्तात्रय भडकवाड , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

रत्नागिरी. 


भाग एक ( को.वि.पु .) - ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १९ ४१ 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक उचिशा / पोल-२ / म.आ./ ५०४ / २०१९.- ज्याअर्थी, जयगड-डिंगणी रेल्वे मार्गाचे कामकाज होवू नये या करीता त्या भागातील ग्रामस्थ 
वेळोवेळी आंदोलने करीत असतात, रत्नागिरी जिल्ह्यात पारंपारिक मच्छिमार व पर्ससीननेट मच्छिमार यांचेत सुरू असलेल्या मासेमारी वादा 
विरोधात देखील ठिकठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरणासाठी 
भूसंपादनाचे काम चालू असून, त्याकरिता देखील काही ठिकाणी ग्रामस्थांचा विरोध आहे ; 

त्याचबरोबर गोवंशीय हत्येच्या संशयाने पिरलोटे, ता . खेड येथे, तेथील ग्रामस्थांनी दिनांक २६ जानेवारी २०१९ रोजी रस्ता रोको आंदोलन करून 
तेथे बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर हल्ला केलेला आहे. त्यामुळे खेड तालुका व आजुबाजुच्या परिसरात 
तणावाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे ; 

तसेच जिल्ह्यात दिनांक १७ सप्टेंबर २०१९ रोजी अंगारकी संकष्ठी तसेच दिनांक २९ सप्टेंबर २०१९ रोजीपासून घटस्थापना हे सण साजरे 
करण्यात येणार आहे . 

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता अपर पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांनी 
त्यांचेकडील पत्र जा.क्र . जिविशा/ २८४२३ / २०१ ९, दिनांक १५ सप्टेंबर २०१९ अन्वये जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम 
३७(१)( ३ ) अन्वये मनाई आदेश देणे आवश्यक आहे असे माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी , मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७(१)( ३ ) सन १९ ५१ चा कायदा २२ वा नुसार 
मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की , दिनांक १७ सप्टेंबर २०१९ रोजी ००-०१ वा . पासून ते दिनांक १ ऑक्टोबर २०१९ रोजी 
२४-०० वा . पर्यंत जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७( १)(३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे . या आदेशान्वये 
वरील कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे : 

( अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदूका, सुरे, लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू घेऊन 

फिरणे. 
( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे . 
( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे , हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे . 
( ड ) सभ्यता अगर निती याविरूद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू 

किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे. 
( इ ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 
( फ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी गाणे , वाद्य वाजविणे. 

( ग) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे . 
मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत : 

( १ ) अंत्ययात्रा , 
( २) धार्मिक विधी , धार्मिक मिरवणूक , लग्न सोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम इ. 
( ३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी , 

( ४ ) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इ. 
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा, निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित 
उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू 
होणार नाही . 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ रोजी दिला. 


दत्तात्रय भडकवाड , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

रत्नागिरी. 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०१९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक आस्था. बी -२ / ४८२७ / सन २०१ ९. -रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तीत रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच, रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे 


. 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक 

नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 


रजा 


नाव व पदनाम 

( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


३ 


( ४ ) 


१ 


एस. पाटील , 


२० 


दिनांक २० ऑगस्ट 


२०१ ९ ते २३ ऑगस्ट 


श्रीमती जी . 
नववे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, ( क . स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, 
रत्नागिरी . 


दिवस 
परिवर्तीत 


२०१९ चार दिवस 


रजा. 


परिवर्तीत रजा . 


दिनांक २४ ऑगस्ट २०१ ९ 
व दिनांक २५ ऑगस्ट 
२०१९ ची सुट्टी. 
दिनांक १९ ऑगस्ट २०१९ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक २६ ऑगस्ट २०१ ९ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच , वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर, ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच, त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी, 
दिनांक ११ सप्टेंबर २०१ ९ . 


रा . न. जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

रत्नागिरी . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०१९/ आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १९ ४१ 

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 


No. Admn./2693/2019.— Shri V. D. Patil , Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , 
First Class, Vengurla is granted earned leave for 3 days from 25th September 2019 to 27th 
September 2019 . 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Shri V. D. Patil, is reposted as Civil Judge (Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Vengurla . 


Certified that, under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981, 
Shri V. D. Patil, would have been continued to an officiate as Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class, Vengurla had he not proceeded on leave as above . 


During the abovesaid leave period of Shri V. D. Patil, Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate, First Class, Vengurla , the charge of the Court of the Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate, First Class, Vengurla from 25th September 2019 to 27th September 2019 
shall remain with Smt. S. A. Kanshide , Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , 
First Class, Kudal. 


The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class, Vengurla is directed to 
hand over the charge of his Court to the Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First 
Class , Kudal. He is also directed to submit joining report to this office , in view of provisions contained in 
para 571 of Chapter XXX of Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


S. D. JAGMALANI, 


Sindhudurg , 
dated the 25th September 2019 . 


Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०१९/ आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १९ ४१ 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ ./ ५ ९ ०० / २०१९.- श्रीमती ए. ए. गोडसे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल यांची दिनांक २३ सप्टेंबर २०१९ ते 
२५ सप्टेंबर २०१ ९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा, मागील दिनांक २२ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करण्यात येत 
आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्रीमती ए. ए. गोडसे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती ए. ए. गोडसे, ह्या जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या. 

श्रीमती ए. ए. गोडसे, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती. एन . एस . सराफ , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


~ 


एम . ओ. आनंद , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


अलिबाग , 
दिनांक २७ सप्टेंबर २०१ ९ . 


. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५८ ९ ३/ २०१ ९.- श्रीमती एस . एम. गाडे, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , खालापूर यांची दिनांक ३० सप्टेंबर २०१९ ते 
१ ऑक्टोबर २०१९ अशी एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा, मागील शनिवार, दिनांक २८ सप्टेंबर २०१९ व रविवार, दिनांक २९ सप्टेंबर २०१ ९ 
रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक २७ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्रीमती एस . एम. गाडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . एम. गाडे, ह्या जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, खालापूर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 

श्रीमती एस. एम. गाडे, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . व्ही . एस . धोंडगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर यांजकडे राहील. 


अलिबाग, 
दिनांक २६ सप्टेंबर २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०१९/ आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १९ ४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून सुभाष रोड, डोंबिवली ( पश्चिम ), ता . कल्याण , जि . ठाणे. ही , 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -२/ ८६१ / सन २०१३. - उप निबंधक , 

संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. 

२४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सुचित करीत आहे की , ओम 

अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ 
बुद्धीजय को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए / 

चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून 
(डीओएम) / एचएसजी/ (टिसी)/ २४७७७ / सन २०१३, सर्व्हे नं. २२० 

उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 
( जुना ), १८ ( नवीन), हिस्सा नं . ३, ४ व ६ मौजे शिवाजी नगर , 

करण्यात आले आहे . 
डोंबिवली ( पश्चिम ), ता . कल्याण, जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम 

आर . जी . गायकवाड , 
९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या डोंबिवली , 

उप निबंधक , 
कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १०( १) दिनांक ८ मार्च २०१३ . 

सहकारी संस्था, डोंबिवली. 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
" भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / १२११ / सन २०१३. - उप निबंधक , 
आहे . 

सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे सूचित करीत आहे की “ सर्वोदय 

लक्ष्मी को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए / 
आर . जी . गायकवाड , 

(डीओएम )/एचएसजी /(टिसी) / २४७९ ६ / सन २०१३. सर्व्हे नं . ३, 
डोंबिवली , 

उप निबंधक, 

हिस्सा नं . २ व ३, व्हीलेज जी.बी.पाथी, पाथर्ली रोड, शिवमंदिराजवळ , 
दिनांक १८ जानेवारी २०१३ . सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. डोंबिवली ( पूर्व) , 

ता . कल्याण, जि . ठाणे . ही , संस्था, महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) चा कलम 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ /८६३/ सन २०१३. - उप निबंधक , 

कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ चे नियम 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सुचित करीत आहे की , पृथ्वी को 

१० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप 
ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए/ (डीओएम ) / वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
एचएसजी/ (टिसी )/ २४७७८ / सन २०१३, सर्व्हे नं . ६४ , हिस्सा नं . आले आहे . 
१८ ( पार्ट ), सर्व्हे नं . ११०४५ ते ११०४८ जैन मंदिरा जवळ , मौजे 
जी . बी. पाथी, मानपाडा रोड , डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , 

आर . जी . गायकवाड, 
जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 

डोंबिवली , 

उप निबंधक , 
दिनांक ८ मार्च २०१३ . 

सहकारी संस्था, डोंबिवली. 
( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 

आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
नियम, १९ ६१ नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१ / १२१३ / सन २०१३. - उप निबंधक , 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे सूचित करीत आहे की “ सरस्वती 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

भुवन को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए / 

(डीओएम )/ एचएसजी /(टिसी) / २४७ ९९ / सन २०१३. स . नं . ६ ९, 
आर . जी . गायकवाड , हिस्सा नं . १/१/५ , मौजे - गजबंधन, पाथी , 

मौजे- गजबंधन , पाथी, डोंबिवली ( पूर्व) , 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 

ता . कल्याण, जि . ठाणे. ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
दिनांक १८ जानेवारी २०१३ . सहकारी संस्था , डोंबिवली. अधिनियम , १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये 

नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १०( १) अन्वये तिचे 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -३/ १२१० / सन २०१३. - उप निबंधक , वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहकारी संस्था , डोंबिवली, याद्वारे सुचित करीत आहे की सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 
शिवगर्जना को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए । 

आर . जी . गायकवाड , 
( डीओएम )/ एचएसजी /(टिसी )/ २४८०० / सन २०१३, सर्व्हे नं . २२० 

डोंबिवली , 

उप निबंधक , 
( १८), हिस्सा नं . १२, फ्लट नं . २०३, बंधू अपार्टमेंट, चिंचोली पाडा, 

दिनांक ८ मार्च २०१३ . 

सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


२५ 


. 


. 


, 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७-२३, २०१९/ आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

संस्थांचे नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
अंबरनाथ तालुका यांजकडून 

“ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी -४ / ५५८ / सन २०१३. - सहायक गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 
निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका , अंबरनाथ या प्रमाणपत्राव्दारे 
प्रमाणित करतात श्रीकृष्ण कुंज लिला को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 

दिलीप ब . उढाण, 
लि ., सर्व्हे नं . ५/४ , प्लॉट नं . ५, व्हिलेज बेलवली, बदलापूर (प.) , 

मुंबई , 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे, नोंदणी क्रमांक टिएनए / एएमबी/ एचएसजी / दिनांक ५ ऑगस्ट २०१३. मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई. 
(टिसी) / २५३१५ / २०१३-१४ / सन २०१३, दिनांक ३ जुलै २०१३ व 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच - पश्चिम विभाग, मुंबई 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) 

यांजकडून 
चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचे 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / एचएसजी /टिसी/ १५८०८ / 
नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 

२०१३-१४ / २०१३.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, एच- पश्चिम , 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 

मुंबई विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , सन्निधी 
संस्था " असे आहे . 

को - ऑप. हौ. सोसायटी लि ., प्लॉट नं . ७२१, सीटीएस नं . ई/ ४०४ , 

टीपीएस ३, १२ वा रोड , खार / पश्चिम , मुंबई ४०० ०५२, महाराष्ट्र 
एल . एस . लष्कर , 

सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा . २४ ) चा कलम 
अंबरनाथ , 

सहायक निबंधक , 

९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या 
दिनांक ३ जुलै २०१३. सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका. कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचे १९ ६१ चा नियम 

१० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
अंबरनाथ तालुका यांजकडून 

आले आहे . 
क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी -४ / ६७२ / सन २०१३. - सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका, अंबरनाथ या प्रमाणपत्राव्दारे 

एस . एम . पाटील, 
प्रमाणित करतात प्रणव को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्ह 

मुंबई, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
नं . १५१ अ , हिस्सा नं . १ अ, १ अ-१,१/ १०, मौजे कोहोज खुंटवली, 

दिनांक ६ ऑगस्ट २०१३ . एच - पश्चिम विभाग, मुंबई. 
अंबरनाथ ( प.), ता . अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे, नोंदणी क्रमांक टीएनए । 
एएमबी/ एचएसजी/ (टिसी)/ २५३२५/ २०१३-१४ / सन २०१३, दिनांक 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , के -पश्चिम विभाग, मुंबई 
२९ जुलै २०१३ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 

यांजकडून 
( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूकेप / एचएसजी/टिसी / १५८१३ / २०१३ 
आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र 

१४ / सन २०१३. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , के -पश्चिम विभाग , 
सहकारी संस्थाचेनियम , १९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे 

मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , प्रिती पॅराडाईज बी -विंग , 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू को - ऑप. हौसींग सोसायटी लि ., सीटीएस नं . ६५७, ६५७, १ ते 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 

१५ , सर्वे नं . २२९ , हिस्सा नं . ७, दादाभाई क्रॉस रोड नं. ३,व्हिलेज 

विलेपार्ले (पश्चिम ), मुंबई ४०० ०५६, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
एल . एस . लष्कर , 

संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
अंबरनाथ , 

सहायक निबंधक , 

आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
दिनांक २९ जुलै २०१३. 

सहकारी संस्था , 

अंबरनाथ तालुका . 

संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा यांजकडून " गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 

क्रमांक उपनि / ससं / मुं मं / बी -१/ ३३६५ / २०१३.- याद्वारे गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 
अधिसूचित करण्यांत येत आहे, न्यू भारतनगर सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , प्लॉट नं. १, २ व ४ , भारतनगर , बांद्रा ( पूर्व) , 

महेंद्र म्हस्के , 
मुंबई ४०० ०५१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , मुंबई , 

उप निबंधक , 
१९ ६० (१ ९ ६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९ (१ ) महाराष्ट्र सहकारी दिनांक ३० ऑगस्ट २०१३. सहकारी संस्था, के / प. विभाग, मुंबई. 


. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ 


सुदाम रोकडे, 


ही संस्था महाराष्ट्र 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७-२३, २०१९/ आश्विन २५ -कार्तिक १, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल , २४ ) च्या कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
जि . रायगड यांजकडून 

अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी) / २७५ ९ / नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
१३० ९ / २०१३-१४ / सन २०१३. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संस्था " असून उप वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे 
पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे करण्यात आले आहे. 
की , सदाशिव सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्हे नं. ५ ९९ , ५ ९९ / १, 
६०० , ६०१, टिळक रोड, पनवेल , ता . पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी 

दिलीप बी . उढाण, 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी) / २७५ ९/ २०१३ मुंबई , 

उप निबंधक , 
२०१४ / सन २०१३, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१३, ने ही संस्था महाराष्ट्र दिनांक ५ सप्टेंबर २०१३ . सहकारी संस्था , मुंबई गृहनिर्माण व 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) च्या कलम 

क्षेत्रविकास मंडळ, मुंबई. 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९ ६१ चे उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा यांजकडून 
नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप क्रमांक मुंमं / उपनि / बी-२/ नोंदणी /प्रस्ताव /३७७५ / २०१३, नोंदणी 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी / एचएसजी/ (टीसी) /१३२५४ / २०१३ 
आले आहे . 

२०१४.- याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत की , दहिसर चुनाभट्टी 
म्हाडा कॉम्प्लेक्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्यादित , चुनाभट्टी, 
दहिसर ( पूर्व), मुंबई ४०० ०६८ , 

सहकारी संस्था 
पनवेल , 

सहायक निबंधक , 

अधिनियम , १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१३ . सहकारी संस्था , पनवेल , जि . रायगड . 

नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १ ) 
अंबरनाथ तालुका यांजकडून 

अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी -४ / ७ ९ ३ / सन २०१३. - सहायक " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था आणि इतर गृहनिर्माण 
निबंधक, सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका, अंबरनाथ या प्रमाणपत्राव्दारे संस्था असे करण्यात आले आहे. 
प्रमाणित करतात , “ ओम श्री मयुरेश्वरा " को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . ९ २, हिस्सा नं . ४, प्लॉट नं . ८, गणेश 

दिलीप ब . उढाण , 
घाटजवळ , कात्रप , बदलापूर ( पूर्व), ता . अंबरनाथ , जिल्हा ठाणे, 

मुंबई, 

उप निबंधक , 
नोंदणी क्रमांक टीएनए / एएमबी / एचएसजी/ (टिसी) / २५५०८ / २०१३ 

दिनांक २ सप्टेंबर २०१३ . सहकारी संस्था, मुंबई गृहनिर्माण व 
१४ / सन २०१३, दिनांक ३ सप्टेंबर २०१३ व महाराष्ट्र सहकारी 

क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९ (१ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा यांजकडून 
१२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ चे नियम 

क्रमांक मुंमं / उपनि // बी -४ / ३७८३ / नोंदणी/ एमयुएम / 
१० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप 

एमएचएडीबी/ एचएसजी /( टीसी) /१३२५६/२०१३-२०१४.- याव्दारे 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 

अधिसूचित करण्यात येत की , मालवणी साई सावली सहकारी 
आले आहे. 

गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, इमारत क्रमांक ६ सी , जनकल्याण नगर , 

मालवणी, मालाड ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०९ ५ , ही संस्था महाराष्ट्र 
एल . एस . लष्कर, 

सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) चा कलम 
अंबरनाथ, 

सहायक निबंधक , 

९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०१३ . सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका. 

कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ चे 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा यांजकडून नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप 

क्रमांक उपनि / ससं / मुंमं / बी -२/ नोंदणी / ३७७३ / २०१३-१४ / वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
जा.क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी/ (टीसी )/ १३२५५ / आले आहे . 
२०१३-२०१४.- याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत की , मालवणी 
श्री मोरेश्वर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , इ. क्रमांक ३, 

दिलीप बी . उढाण , 
अ,ब, क ,ड , भुमी पार्क व बिल्ला बाँग शाळेजवळ , नवीन म्हाडा मुंबई, 

उप निबंधक, 
वसाहत , जनकल्याण नगर , मालाड ( प.), मुंबई ४०० ०९ ५ , ही दिनांक ५ सप्टेंबर २०१३. सहकारी संस्था , मुंबई गृहनिर्माण व 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. 

क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई . 


२७ 


. 


आणून दिलेले आहे. 


असा वाचावा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७-२३, २०१९/ आश्विन २५ -कार्तिक १, शके १९ ४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा यांजकडून 

सहायक सहकारी संस्था , ( मुंबई शहर ), 
क्रमांक उपनि / ससं / मुं मं / बी -३ / ३८१९ / २०१३ / नोंदणी क्रमांक 

झो . पु. प्रा . मुंबई, यांजकडून 
एमयूएम / एमएचएडीबी / एचएसजी / ( टीसी )/ १३२५७/ २०१३ 

क्रमांक झो.पु.प्रा/ सनिस / कार्यायन -१/ टे.सी.५ / सन-२०१३ / 
२०१४.- याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , मोतीलाल 

५१२०. - या कार्यालयाचे नोंदणी क्रमांक एमयूएम / एमआरए / एचएसजी / 
नगर -१ , श्रद्धा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , चाळ क्रमांक १३८ 
ते १४३, मोतीलाल नगर १, गोरेगाव ( पश्चिम ), मुंबई ४०० १०७, 

( टीसी )/ ११ ९ ३६ / २०११, दिनांक १४ डिसेंबर २०११ अन्वये यशोधन 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा 

एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सी . एस. नं . १२४ , 
महा. २४) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व ग . द. आंबेकर मार्ग, आंबेवाडी, काळाचौकी, मुंबई ४०० ०३३ ही 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे संस्था नोंदविण्यात आलेली आहे . 
नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण तथापि, श्रीमती. मनिषा बी . गावडे, वकील , उच्च न्यायालय 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

यांनी दिनांक २३ सप्टेंबर २०१३ च्या पत्रान्वये यशोधन एसआरए 

सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., या संस्थेचा सी . एस. नं . १२४ नसून 
दिलीप ब. उढाण, 

सी . एस . नं . १२४ ( पार्ट ) असल्याचे या कार्यालयाचे निदर्शनास 
मुंबई , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक ६ सप्टेंबर २०१३. मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, मुंबई . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा यांजकडून 

या कार्यालयातील संबंधित संस्थेच्या नोंदणी धारीकेतील 
क्रमांक उपनि / ससं /मुं मं / बी -२ / नोंदणी/ ३८२३ / २०१३-१४ / जा . 

कागदपत्राची पडताळणी केली असता अभियांत्रिकी विभागाकडील 
क्रमांक एमयूएम / एमएचएडीबी / एचएसजी/ (टीसी)/ १३२५८ / २०१३ 

त्यांचेकडील दिनांक १८ डिसेंबर २००८ च्या एलओआय मध्ये सदरहू 
२०१४.- याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत की , मजासवाडी सर्वोदय संस्थेच्या सी . एस. नं . १२४ ( पार्ट ) असल्याचे नमूद केले आहे . तरी 
नगर समृद्धी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., चाळ क्रमांक सदर संस्थेचा सी . एस . नं . १२४ याऐवजी सी . एस . नं १२४ ( पार्ट ) 
४६,४९, ५०,५३ सर्वोदय नगर , म.हौ.बो.कॉलनी, जोगेश्वरी ( पू.) 
मुंबई ४०० ०६०, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 

राजेश लव्हेकर , 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 

मुंबई , 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था 
सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये तिचे 

दिनांक २५ सप्टेंबर २०१३ . ( मुंबई शहर), झो . पु. प्रा ., मुंबई. 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , ता . पनवेल , 

जि . रायगड यांजकडून 
दिलीप ब . उढाण , 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी) / २७६६ / 
मुंबई, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, 
दिनांक ६ सप्टेंबर २०१३. मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, मुंबई . 

२०१३-१४ / सन २०१३. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 

ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , साई 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , डहाणू यांजकडून 

स्पर्श सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., प्लॉट नं . २३, आदर्श 
क्रमांक टीएनए/ डीएचयू / एचएसजी/ (टी.सी) / २५४७१/ २०१३ को - ऑप. हौसिंग सोसा . ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक 
१४ / सन २०१३.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, डहाणू , 

आरजीडी /पीडीब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी)/ २७६६/ २०१३-२०१४ / सन 
ता . डहाणू, जि . ठाणे, याद्वारे अधिसूचित करतात की , संतोष 

२०१३ दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१३ ने ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी 
अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पटेलपाडा, डहाणू रोड 

संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ ( १ ) 
( पू.), ता . डहाणू , जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९ ( १) अन्वये 

अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १ ) १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
" भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आले आहे . 
आहे . 

सुदाम रोकडे , 
सुनिल जि . हिरे, पनवेल, 

सहायक निबंधक , 
डहाणू, 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१३ . सहकारी संस्था , 

पनवेल . 
दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ . 

सहकारी संस्था , डहाणू. 
भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ अ 


२८ 


. 


- 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७-२३, २०१९/ आश्विन २५ -कार्तिक १, शके १९ ४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा यांजकडून 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , के - प विभाग , मुंबई 
क्रमांक मुंमं / उपनि / बी-४ / नोंदणी/ ४२१० / २०१३-१४. - क्रमांक 

यांजकडून 
एमयुएम / एमएचएडीबी / एचएसजी /टीसी / १३२६३ / २०१३ 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूकेप / जीएनएल / ओ / २४८ ९ / २०१३ 
२०१४ याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , आनंद सहकारी गृहनिर्माण 

२०१४ / सन २०१३ - उप निबंधक , सहकारी संस्था, के -पश्चिम विभाग , 
संस्था मर्यादित , बि . नं . २१ , सरदार नगर-४ , सायन कोळीवाडा, मुंबई 

मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की, “ सुकुमार कॉर्नर को - ऑप. 
४०० ०३७, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 

प्रिमायसेस सोसायटी लि ., सी.टी.एस. नं . २३८/५, प्लॉट नं . ३२ , 
( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली 
आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 

गुदवली व्हिलेज , सीटीएस नं . १२२ , १२२/१ ते ४ , दाऊद बाग लेन , 
संस्थांचे नियम , १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

व्हिलेज अंधेरी , अंधेरी ( पश्चिम), मुंबई ४०० ०५८ ", ही संस्था 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ अन्वये 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ चे नियम १० (१ ) 

दिलीप बी . उढाण , अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
मुंबई, उप निबंधक , सहकारी संस्था, 

" इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१३ . मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 
मुंबई . 

महेंद्र म्हस्के , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा यांजकडून 

मुंबई, 

उप निबंधक , 
क्रमांक उपनि / ससं / मुं मं / ४२४६/ २०१३. - क्रमांक एमयुएम / 

दिनांक १० ऑक्टोबर २०१३ . सहकारी संस्था, के -प विभाग , मुंबई. 
टिएनए / एमएचएडीबी / एचएसजी /( टीसी) /१३२६४ / २०१३-२०१४ याद्वारे 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 
अधिसूचित करण्यात येत आहे की , अमेय सहकारी गृहनिर्माण संस्था 

झो . पु. प्रा ., मुंबई यांजकडून 
मर्यादित, गणेश टॉकीजसमोर , साने गुरूजी मार्ग, लालबाग , 
मुंबई ४०० ०१२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , क्रमांक एमयुएम / एसआरए/ एचएसजी /टिसी /१२३ ९ २ / 
१९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) यांचा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात सन -२०१३/ २४०६. - सहनिबंधक, सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर 
सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ यांचा नियम १० ( १) अन्वये तिचे केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र दादी एसआरए सहकारी 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सी.टी.एस.नं. ४७२ बी, ४७२ बी / १ ते 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 

७८ , ४७२ बी / ८२ ते ९ ०, ४७२ बी / ९ ३ ते १२२, केदारमल रोड , 

राणी सती मार्ग, मालाड ( पूर्व), मुंबई ४०० ० ९ ७. ही संस्था महाराष्ट्र 

दिलीप बी . उढाण , सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा . २४ ) ९ (१ ) 
मुंबई, उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ एस.आर.ए. / एच.एस.जी./ टी.सी./ 
दिनांक १० ऑक्टोबर २०१३. मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, मुंबई. 

१२३९ २/ सन २०१३, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१३, नुसार नोंदविण्यात 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा यांजकडून आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र 

क्रमांक उपनि / ससं / मुं मं / बी -२ / नोंदणी / ४२५० / २०१३-१४. सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी / एचएसजी/ ( टीसी)/ १३२६५ / २०१३ " गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
२०१४ याद्वारे अधिसूचित करण्यांत येते की , स्वामी सहकारी 

संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, ६०२-६१०, ना . म. जोशी मार्ग, भायखळा 
(पश्चिम), मुंबई ४०० ०२७, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

मिलिंद बोरीकर , 
अधिनियम, १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा . २४ ) यांचा कलम ९ (१ ) 

सहनिबंधक , सहाकारी संस्था , 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 

मुंबई , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), 
१२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम 

दिनांक १० ऑक्टोबर २०१३. 

मुंबई. 
१०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


झो . पु. प्रा ., 


दिलीप बी . उढाण , 
मुंबई , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १० ऑक्टोबर २०१३. मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, मुंबई. 


२ ९ 


. 


. 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७-२३, २०१९/ आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई शहर, झो . पु. ता . कल्याण , जि . ठाणे, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
प्रा . मुंबई, यांजकडून 

अधिनियम , १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये 
क्रमांक एमयुएम / एसआरए / एचएसजी/ टीसी / ११ ९ ७५ / ५२८८ / 

नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
२०१२-२०१३ / सन -२०१३. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे 
शहर , ( झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ), मुंबई , यांचेकडून मंजूर वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
केलेल्या उपविधी प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , सोम कॉम्पलेक्स सहकारी सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , बी व सी विंग बिल्डींग-ई, सी.टी.एस. 
नं . १८१ ( पार्ट ), ४१९ ( पार्ट ), ४२३ ( पार्ट ), ४२६ ( पार्ट ), ५४४ 

आर . जी . गायकवाड , 
( पार्ट ), ५४८ ( पार्ट ), व्हिलेज धारावी, मुंबई ४०० ०१७, ही संस्था डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१२ . सहकारी संस्था, डोंबिवली . 
९ ( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ एस.आर.ए./ एच.एस.जी./ 
टी.सी./ ११ ९ ७५ / सन २०१३, दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१३, नुसार 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई शहर , 
नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि 

झो . पु. प्रा . मुंबई , यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे 

क्रमांक एमयूएम / एसआरए / एचएसजी / टी.सी / ११ ९ ७२ / ५२६६ / 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

२०१२-२०१३ / सन - २०१३. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई 

शहर , ( झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ), मुंबई, यांचेकडून मंजूर 
राजेश लव्हेकर , 

केलेल्या उपविधी प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , इशान सहकारी गृहनिर्माण 
मुंबई, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

संस्था मर्यादित , सी.टी.एस. क्र . ९९ ८, टि.पी.एस -४ माहिम डीव्हिजन , 
दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१३ . मुंबई शहर , झो . पु. प्रा ., मुंबई. 

जी / एन वार्ड, काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, प्रभादेवी , मुंबई ४०० ०२५. 

ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा 
सह निबंधक , सहकारी संस्था , पूर्व व पश्चिम उपनगरे , 

महा. २४ ) ९ ( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ एस.आर.ए./ 
झो . पु. प्रा . मुंबई, यांजकडून 

एच.एस.जी./ टी.सी./११९ ७२/ सन २०१३, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१३, 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन १/ टे.सी.१/ २४२७ / सन नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) 
२०१३ - सहनिबंधक , सहकारी संस्था , (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये तिचे 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र भाग्यलक्ष्मी एसआरए सहकारी 

सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे. 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सी.टी.एस.नं. १५३ आणि १५३/१ ते ५२, 
ऑफ व्हिलेज कांजूर, ता . कुर्ला, एमएसडी, जंगल मंगल रोड, आणि 

राजेश लव्हेकर, 
गावदेवी रोड , भांडूप ( पश्चिम) , मुंबई ४०० ०७८. ही संस्था 

मुंबई, 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) 

दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१३. मुंबई शहर झो . पु. प्रा. , मुंबई. 
९ (१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए./ एच.एस.जी. / 
टी.सी. / १२३९ ५ / सन २०१३ , दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१३, नुसार 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 
नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि 

मुंबई यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये तिचे 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएस / एच.एस.जी./ (टीसी) / १०५७७ / 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 

२०१३-१४ / २०१३. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एस-विभाग, 
सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , मायक्रो सृष्टी को - ऑप 

हौसिंग सोसा., सीटीएस.नं २८१ ओ/ १/ २ ॲन्ड सीटीएस नं. २८१ 
मिलिंद नि . बोरीकर , 

ओ / १ / ३ व्हिलेज , भांडुप ( प.), मुंबई ४०० ०७८. ही संस्था महाराष्ट्र 
मुंबई, 

सह निबंधक , 

सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा . २४ ) ९( १ ) 
दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१३ . सहकारी संस्था , पूर्व व पश्चिम उपनगरे , 

अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
झो . पु. प्रा ., मुंबई. 

१२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चे नियम १० (१ ) 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
क्रमांक टिएनए/ (डीओएम ) / एचएसजी / (टिसी) / २४४८३/ सन 

" भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
२०१२. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे सूचित 
करीत आहे की “ संघवी गार्डन ग्रीन व्हीले ई आणि एफ को - ऑप. 
हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . ६५, हिस्सा नं . ९ (पै .) १० (पै .), 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
स.न. ६८ , हि.नं. २, ३ व ४ , मौजे- नांदिवली, डोंबिवली ( पूर्व), दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१३. 

एस-विभाग , मुंबई. 


- 


एस -विभाग, 


एस . एम . मोहिते , 


नवी मुंबई, 


~ 


३० 


सुधागड -पाली, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०१९/ आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सुधागड - पाली, ता . उल्हासनगर , जि . ठाणे ही संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांकः 
जि . रायगड यांजकडून 

टीएनए / युएलआर/ एचएसजी/ (टीसी)/ २४४४० / २०१३-२०१४ / सन 
क्रमांक आर.जी.डी / एस.जी.डी / एच.एस.जी / (टिसी ) /११२२ / 

२०१३, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१३ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
२०१३-१४ / सन २०१३.-मा. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा . अधिनियम २४ ) च्या कलम 
सुधागड-पाली, जि . रायगड हे जाहिर करतात की , प्रभाकर भवन 

९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. पाली, पो . पाली, ता . सुधागड , 

कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १ ९ ६१ चे 
जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप 
( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 

वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 

आले आहे . 
आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम कलम १२(१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 

आर . के . भास्कर , 
पहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 

कल्याण , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१३ . 

उल्हासनगर तालुका. 
एस . एस . मोरे, 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुरूड, जि . रायगड 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

यांजकडून 
दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१३ . सुधागड- पाली, जि . रायगड . 

क्रमांक आरजीडी/ एमआरडी/ जीएनएल / १२५७/ सन २०१३. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , उल्हासनगर तालुका -सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मुरूड , जि . रायगड जाहीर 
यांजकडून 

करतात की , आगरदांडा जलवाहतुक ( परिवहन ) सहकारी संस्था 
क्रमांक टीएनए / युएलआर / एचएसजी/ (टिसी)/ २४४३९ / १११३ / 

मर्या., आगरदांडा , ता . मुरुड , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
२०१३-१४ / सन २०१३. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उल्हासनगर 

एमआरडी/ जीएनएल / १२५७ / सन २०१३. दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१३ . 
तालुका याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सहायक निबंधक , 

ही , संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा 
सहकारी संस्था, उल्हासनगर तालुका यांनी मंजूर केलेल्या, गणेश 

महा. अधिनियम २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
कृपा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., प्लॉट नं . १०७५ ( भा ), 

आहे. व उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १) अन्वये महाराष्ट्र 
१०७३ ( भा .), चलता नं ३३६ , शिट नं . २२, बॅरेक नं . ओ-४६४ 

सहकारी संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे 
जवळ , होली फॅमिली स्कुल जवळ , सुभाष टेकडी, उल्हासनगर-४ 

वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण “इतर संस्था " 
ता . उल्हासनगर जि . ठाणे. ही , संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांकः 

असे करण्यात आले आहे . 
टीएनए / युएलआर / एचएसजी / (टीसी) / २४४३९ / २०१३-२०१४ / सन 
२०१३, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१३ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

रायगड , 

सहायक निबंधक , 
अधिनियम , १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा . अधिनियम २४ ) चा कलम ९ 

दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१३. सहकारी संस्था, मुरूड, जि . रायगड . 
( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९ ६१ चे 

क्रमांक टिएनए / (टिएनए ) / एचएसजी / (टिसी) / २४७८० / सन 
नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 

२०१३. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे अधिसूचित 
आले आहे . 

करीत आहे की “ गोकर्णधाम को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., जुना 

सर्व्हे नं . ९० , हिस्सा नं . ४ पैकी , निलकमल बंगल्याजवळ , रेतीबंदर 
आर . के . भास्कर , 

क्रॉस रोड , उमेशनगर, डोंबिवली ( प.), ता . कल्याण , जि . ठाणे. ही 
कल्याण, 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा . 
दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१३ . 

उल्हासनगर तालुका. 

अधिनियम २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , उल्हासनगर तालुका , 

व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
यांजकडून 

नियम , १ ९ ६१ नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

संस्था ” असून उप वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
क्रमांक टीएनए / युएलआर / एचएसजी/ (टिसी)/ २४४४०/ २०१३ 

संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
१४/ १११६ / सन २०१३. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उल्हासनगर 
तालुका याव्दारे अधिसूचित करीत आहे की , सहायक निबंधक , 

आर . जी . गायकवाड , 
सहकारी संस्था, उल्हासनगर तालुका यांनी मंजूर केलेल्या, कर्तारपुर 

डोबिवली , 

उप निबंधक , 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., ब्लॉक नं . अ-२३७, रूम नं . 

दिनांक २४ जानेवारी २०१३ . सहकारी संस्था, डोंबिवली. 
४७३, सीट नं . ४१, वार्ड नं . ५०, संभाजी चौक , उल्हासनगर-४ , 


~ 


. 


. 


३१ 


डोबिवली, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७-२३, २०१९/ आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई शहर, 

उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
झो . पु. प्रा . , मुंबई यांजकडून 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१ /८६३ / सन २०१३. - उप निबंधक, 

सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे सूचित करीत आहे की , 
क्रमांक एमयूएम / एसआरए / एचएसजी/ टी.सी. / ११ ९ ७३ / ५२६५ / 

शकुंतला संकल्प को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
२०१२-२०१३/ सन - २०१३. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई 

टीएनए / (डीओएम )/एचएसजी /(टिसी) / २४४७६ / सन २०१३, सर्वे 

नं . १५ ९ , हिस्सा नं . ५ ( ओ), व्हीलेज निळजे, लोढा हेवन , डोंबिवली 
शहर , ( झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण), मुंबई, यांचे कडून मंजूर 

( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
केलेल्या उपविधी प्रत व नोदणी प्रमाणपत्र, गुलमोहर मे सहकारी अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सी . एस. क्रमांक ४११, मांटुगा डिव्हीजन , 

नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 

आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १० (१ ) अन्वये तिचे 
शेख मिस्त्री दर्गारोड, अॅन्टॉप हिल , वडाळा, मुंबई ४०० ०३७, ही 

वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा . सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 
२४ ) ९( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए./ 

आर . जी . गायकवाड , 
एच.एस.जी./ टी.सी./ ११९ ७३ / सन २०१३ , दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१३, 

उप निबंधक , 
नुसार नोंदण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) दिनांक १८ जानेवारी २०१३. 

सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सुधागड पाली, 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 

जि . रायगड यांजकडून 
सहभागिदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

क्रमांक आर.जी.डी / एस.जी.डी / एच.एस.जी /(टिसी )/ ११२३ / 

२०१३-१४ / सन २०१३.–मा. सहायक निबंधक सहकारी संस्था , 
राजेश लव्हेकर , 

सुधागड-पाली, जि . रायगड हे जाहिर करतात की , “ श्री सदगुरू कृपा 

सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . पाली, पो . पाली , ता . सुधागड, 
मुंबई, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

जि . रायगड " ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१३ . मुंबई शहर, झो . पु. प्रा .,मुंबई. चे कलम ९ (१ ) प्रमाणे ( सन १९ ६१ चा महा. २४ ) नोंदविण्यात आली 

असून, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम कलम १२(१), महाराष्ट्र 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल -विभाग, मुंबई यांजकडून 

सहकारी संस्था, नियम, १९ ६१ चे नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये 

संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
क्रमांक एमयुएम-२ / डब्ल्यूएल / 

/ एचएसजी / टीसी / १०६२६ / १८ ९ ७ / सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात येत आहे. 
२०१३-२०१४ / सन २०१३. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एल -विभाग , 

एस . एस. मोरे, 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , वुडलॅण्ड हाईट्स को - ऑप . 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था 

दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१३. 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सीटीएस नं . १८ - ओ, १८ - बी, संघर्ष नगर , 

सुधागड पाली, जि . रायगड . 
चांदिवली व्हिलेज , कुर्ला (पश्चिम ), मुंबई ४०० ०७२, ही संस्था , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -२ / १००४ / सन २०१३. - उप 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा महा. २४ ) 

निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे सूचित करीत आहे की , 
९ (१ ) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 

तुलसी पुजा को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . ", नोंदणी क्रमांक 
कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम टीएनए/ (डीओएम) / एचएसजी/ (टिसी)/ २४७८८ / सन २०१३, सर्वे 
१० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप 

नं . ३१ ( नविन ), ३४५ ( जुना), हिस्सा नं . ३ ९, व्हिलेज शिवाजी नगर 

( ठाकुर्ली), डोंबिवली (प.), ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था , 
वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यांत 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) 
आले आहे . 

चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ 

नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप 
गौतम वर्धन , वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 

आले आहे . 
नवी मुंबई, 

उप निबंधक , 
दिनांक २० सप्टेंबर २०१३ . सहकारी संस्था, एल-विभाग , 

आर . जी . गायकवाड , 
डोबिवली, 

उप निबंधक , 
मुंबई. दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१३. 

सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


. 


. 


सुधागड पाली , 


. 


“ 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३ , २०१९/ आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १९ ४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई गृहनिर्माण व 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१ / सन २०१३. - उप निबंधक , 

क्षेत्रविकास मंडळ, मुंबई यांजकडून 
सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे सूचित करीत आहे की , “ तोरणा 

आदेश 
रेसीडन्सी को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए । 
(डीओएम )/ एचएसजी / (टिसी) / २४७८ ९ / सन २०१३, स . नं. १० ९८० 

क्रमांक उपनि / ससं / मुंमं / ४५४५ / २०११. - महाराष्ट्र सहकारी 
ते १०९९ २, सर्व्हे नं . २० , हिस्सा नं . ३, मौजे जी . बी . पाथी , 

संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १७ व त्या खालील नियम १ ९ ६१ 
डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे. ही संस्था , महाराष्ट्र 

चे नियम १६( ६ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराअन्वये 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम 

मी , दिलीप ब. उढाण, उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई गृहनिर्माण 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या व क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई याद्वारे वरील ३ गृहनिर्माण संस्थांचे 
कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १०( १ ) चिकणघर त्रिलोक सहकारी गृहनिर्माण संस्था (मर्यादित ) मध्ये 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण विलिनीकरण करून वरील २ गृहनिर्माण संस्थांची नोंदणी महाराष्ट्र 
" भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये रद्द करीत 
आहे . 

आहे आणि चिकणघर त्रिलोक सहकारी गृहनिर्माण संस्था (मर्यादित) , 

एल.आय. जी -२,बिर्ला कॉलेज जवळ , चिकणघर , कल्याण (पश्चिम ) , 
आर . जी . गायकवाड , 

४२१ ३०१, नोदंणी क्रमांक एमयु.एम./ एम.एच.ए.डी.बी. / टी.एन.ए. / 
डोंबिवली, 

उप निबंधक, 

एच.एस.जी./( टी.सी.)/ १२६१३ / सन २००६-२००७ या नावाने नोंदणी 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१३. सहकारी संस्था , डोंबिवली. 

कायम करत आहे. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

सदरचा आदेश आज दिनांक २३ ऑगस्ट २०११ रोजी माझ्या 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१ / १०६४ / सन २०१३. - उप सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 
निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे सूचित करीत आहे की , 

दिलीप ब . उढाण , 
लोटस रेसीडेन्सी को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
टीएनए /(डीओएम )/ एचएसजी / (टिसी) / २४७९ २ / सन २०१३, सहें 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 
नं . ३३, हिस्सा नं . २ आणि १ बी , मौजे दावडी गांव, डोंबिवली ( पूर्व) , 

मुंबई. 
ता . कल्याण , जि . ठाणे. ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 

आदेश 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ नियम १० ( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू क्रमांक जिउनि / कात -६ / जिजामाता ना.स. पतसंक . २१/ नों.रद्द / 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. २१७७/ २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 

कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , पी . एम . 
आर . जी . 

गायकवाड , खोडका , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रायगड- अलिबाग, 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 

जिजामाता नागरी सहकारी पतसंस्था म . महाड , ता . महाड , जि . 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१३. सहकारी संस्था , डोंबिवली. 

रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / एमएचडी / आरएसआर / (सीआर ) 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

१२०१/ १९ ८६, दिनांक २१ ऑगस्ट १९ ८६, या संस्थेची नोंदणी सदर 

आदेशान्वये रद्द करीत आहे . 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ / १०६८ / सन २०१३. - उप 
निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे सूचित करीत आहे की , 

सदर संस्थेची संपत्ती , मत्ता, पुस्तके अभिलेख किंवा अन्य 
श्री शिवांजली को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक दस्तऐवज तसेच लक्षात न येण्यासारखी मालमत्ता व लक्षात न 
टीएनए / (डीओएम )/एचएसजी /(टिसी) / २४७९ ४ / सन २०१३, जुना येण्यासारखी दाव्या बाबतची कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
सर्व्हे नं . १२३, नवीन सर्व्हे नं . ३३, हिस्सा नं . ०४ , कोपर रोड, संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्याखालील नियम , १९ ६१ व नियम 
सखाराम नगर , डोंबिवली ( पश्चिम ), ता . कल्याण , जि . ठाणे. ही ८ ९(१७ ) मधील तरतुदीनुसार शासकीय अभिहस्तांकित म्हणून 
संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. श्री . एस् . एस् . मोरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, महाड यांची 
२४) चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 

नियुक्ती करीत आहे . त्यांनी सदर संस्थेच्या मालमत्तेची विक्री अथवा 
अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ 

कोणतेही हस्तांतरण करणेपूर्वी या कार्यालयाची पूर्व परवानगी घेणेत 
नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप 

यावी. 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 

हा आदेश आज दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही 

व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
आर . जी . गायकवाड , 

पी . एम . खोडका , 
डोंबिवली, उप निबंधक , 

जिल्हा उप निबंधक , 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०१३ . सहकारी संस्था , डोंबिवली. 

सहकारी संस्था, रायगड - अलिबाग . 


~ 


. 


. 


३ 


. 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९/ आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १९ ४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली, यांजकडून 

क्रमांक टिएनए / (डीओएम) / एचएसजी/ (टीसी )/ २४४८४ / सन 
अधिसूचना 

२०१२. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / एचएसजी/ टीसी/ ११०५५ / २०१९ करीत आहे की , मैत्री राधा दामोदर को - ऑपरेटिव्ह, हौसिंग सोसायटी 
२०२० / सन २०१९. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग , 

लि ., डोंबिवली (पूर्व). सर्व्हे . नं . ९१- अ / १/ १, सर्व्हे नं . ९ १- ब, प्लॉट 

नं . १० , सिटिएस . नं . ८८ ९ ४ ते ८८ ९ ७, एस.के.पाटील शाळेजवळ , 
मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , आर- अ एम . एम . टंडन रोड , मौजे - आयरे गाव डोंबिवली ( पूर्व ) ता . कल्याण , जिल्हा 
को - ऑप . हौ . सो . लि ., सी.टी.एस. नं . १४२७, प्लॉट नं . ५०५ , ठाणे. ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ 
१२ वा रोड, चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी 

चा महा . २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) 

संस्थांचे नियम , १९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
यांच्या कलम ९ (१ ) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि " गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 

आर . जी गायकवाड , 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०१२ . सहकारी संस्था, डोंबिवली. 
स्नेहा जोशी, 

उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली, यांजकडून 
मुंबई , 

उप निबंधक , 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / सन २०१२. - उप निबंधक , 
दिनांक २३ मे २०१ ९ . सहकारी संस्था, एम-विभाग मुंबई. सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , 

श्री . समर्थ दर्शन को - ऑपरेटिव्ह, हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 

टिएनए/ (डीओएम ) / एचएसजी/ (टीसी) / २४४ ९० / सन २०१२ सर्व्हे . 
अधिसूचना 

नं . २४३६, मौजे -गोलवली, डोंबिवली, ( पूर्व), ता. कल्याण, जिल्हा 

ठाणे . ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / एचएसजी / टीसी/ ११०६७ / २०१९ 

चा महा. २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 
२०२० / सन २०१९. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम-विभाग, 

व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी 

संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , गौरी गणेश एम . एस . 

" गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
बिल्डिंग नं . १२, को - ऑप . हौ . सो . लि ., एम . एस . बिल्डिंग नं . गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 
१२, चेंबूर कॉलनी, सी.टी.एस नं . २७- अ पार्ट , मुंबई ४०० ०७४ , 

आर . जी गायकवाड , 
ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ 

डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
चा अधिनियम क्र . २४ ) यांच्या कलम ९( १ ) उक्त अधिनियमांच्या 

दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१२ . सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, यांजकडून 
१० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -२ / सन २०१२. - उप निबंधक , 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 

सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , अन्नपूर्णा 
आले आहे . 

प्रसन्न को - ऑपरेटिव्ह, हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए / 

(डीओएम )/ एचएसजी /( टीसी) / २४४८ ९ / सन २०१२ सर्व्हे . नं . ९ ३ 
स्नेहा जोशी, 

( अ ), हिस्सा नं . २ ( अ ) ( पै ) , व्हीलेज - आयरे , प्लॉट 

नं . १४८, सी.टी.एस. नं . ५०२६ नांदिवली रोड, डोंबिवली, (पूर्व) , 
मुंबई, 

उप निबंधक, 

ता . कल्याण, जिल्हा ठाणे. ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
दिनांक २० मे २०१७. सहकारी संस्था, एम-विभाग मुंबई. अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ ( १) अन्वये 

नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १ ९ ६१ चे नियम १० (१ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
" भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले 
आहे . 


डोंबिवली , 
दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१२ . 


आर . जी गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली . 


भाग एक ( को.वि.पु .) - ५ 


३४ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०१९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १९ ४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ 

चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून 
क्रमांक टीएनए / (डीओएम ) / एचएसजी /(टीसी)/ २४४७७ /१३५ / 

उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
सन २०१२. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे अधिसूचित 

करण्यात आले आहे. 
करीत आहे की , सुंदरा पॅलेस , बिल्डींग नं . १, को - ऑपरेटिव्ह, हौसिंग 
सोसायटी लि ., जुना सर्व्हे . नं . ३२२, नवीन सर्व्हे नं . २०७, हि . नं . 

आर . जी . गायकवाड , 
२ मौजे-नवागांव , डोंबिवली, ( पूर्व), ता . कल्याण, जिल्हा ठाणे. ही 

डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. 

दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१२ . सहकारी संस्था, डोंबिवली. 
२४) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१ / ४५७ / सन २०१२. - उप निबंधक , 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
करण्यात आले आहे . 

सर्वोदय आनंद को - ऑपरेटिव्ह , हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 

टीएनए / (डीओएम )/एचएसजी /(टीसी) / २४४८८/ सन २०१२, सर्व्हे . 

आर . जी . गायकवाड, नं . २३७, हिस्सा नं . ४, सर्व्हे नं . ४२, हिस्सा नं . ३, व्हीलेज भोपर , 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 

ग्रामपंचायत भोपर , डोंबिवली, ( पूर्व), ता . कल्याण , जिल्हा ठाणे. ही 
दिनांक १८ सप्टेंबर २०१२ . सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 

संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

२४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त 

अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -२/ ३३७ / सन २०१२. - उप निबंधक , 

चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , ताज 

उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 
पॅलेस , को - ऑपरेटिव्ह, हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए / 

करण्यात आले आहे. 
( डीओएम )/ एचएसजी / (टीसी) / २४४८६ / सन २०१२, सर्व्हे . नं . ७४ , 
हिस्सा नं . १ (पै) , मौजे - नांदिवली, डोंबिवली, ( पूर्व), ता . कल्याण , 

आर . जी . गायकवाड , 
जिल्हा ठाणे. ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० डोंबिवली , 

उप निबंधक , 
(१ ९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१२ . 

सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 
आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
नियम, १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ / ४८१ / सन २०१२. - उप निबंधक , 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , लक्ष्मी 

सदन को - ऑपरेटिव्ह, हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए । 

आर. जी . गायकवाड , (डीओएम) / एचएसजी /( टीसी )/ २४४ ९ १ / सन २०१२, सर्व्हे . नं . ९१ 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 

अ ( १/१ ) आयरे , प्लॉट नं . २० , टंडन क्रॉस रोड , डॉ . ठाकूर 
दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१२ . सहकारी संस्था , डोंबिवली. बंगल्याशेजारी, रामनगर , डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जिल्हा 

ठाणे. ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

चा महा. २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ / ३१७ / सन २०१२. - उप निबंधक , व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
जानकी टॉवर को - ऑपरेटिव्ह, हौसिंग सोसायटी लि ., सर्वे नं . ७२७, संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
७४० , ७४१ ते ७४७, जुना पारडी नं . १ व २, नवीन पारडी नं . संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
३ व ७, जानकी बिल्डींग महिला समिती शाळेजवळ , बारा बंगले 
रोड , व्हिलज- चौळे ठाकूर्ली ( पूर्व), ता . कल्याण, जिल्हा ठाणे. ही 

आर . जी . गायकवाड , 
संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा . 

डोंबिवली , 

उप निबंधक , 
२४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त 

दिनांक २० नोव्हेंबर २०१२ . सहकारी संस्था , डोंबिवली. 


. 


. 


३५ 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७-२३, २०१९/ आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १९ ४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १ ९ ६१ चे 

नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी- / सन २०१२. - उप निबंधक , 

वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , न्यु 

श्री 

आले आहे . 
कृपा को - ऑपरेटिव्ह, हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए / 
( डीओएम )/ एचएसजी /(टीसी) / २४४ ९ ५ / सन २०१२. सर्व्हे . नं . २० , 

आर . जी . गायकवाड , 
हिस्सा नं . २, (प), दीनदयाळ रोड, विष्णूनगर, डोंबिवली, ( पश्चिम ), डोंबिवली , 

उप निबंधक , 
ता . कल्याण, जिल्हा ठाणे. ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था दिनांक ३१ जानेवारी २०१३. सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 
अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -३ / ९ २८ / सन २०१३. - उप निबंधक , 
आणि 

महाराष्ट्र सहकारी नियम, १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 

सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , चंद्रेश 

हिमालय ओ ते डी को - ऑपरेटिव्ह , हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 

क्रमांक टीएनए /(डीओएम) / एचएसजी / (टीसी) / २४७८६/ सन २०१३ 

सर्व्हे. नं . १३३, हिस्सा नं . ४ अ, सर्व्हे नं . १३७, हिस्सा नं . १, 
आर . जी . गायकवाड , 

मौजे-निळजे, लोढा हेवन , निळजे , कल्याण-शिळ रोड, डोंबिवली , 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 

( पूर्व), ता. कल्याण, जिल्हा ठाणे. ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी 
दिनांक १९ डिसेंबर २०१२ . सहकारी संस्था , डोंबिवली. 

संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १ ) 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम 

१२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ चे नियम १० (१ ) 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ /५४७/ सन २०१२. - उप निबंधक , 

अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , जय श्री 

“भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले 
गणेश को - ऑपरेटिव्ह, हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए / आहे . 
(डीओएम) / एचएसजी/(टीसी )/ २४४ ९ ३/ सन २०१२. सर्व्हे . नं. ३२६ 
ओ ( पार्ट ), प्लॉट नं . ५७, नवागांव ठाकूर्ली, भोईर जिमखान्याजवळ , 

आर . जी . गायकवाड , 
एम.पी.रोड, डोंबिवली, (पश्चिम ), ता . कल्याण, जिल्हा ठाणे. ही 

उप निबंधक , 
संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा महा . 

दिनांक ३१ जानेवारी २०१३ . सहकारी संस्था , डोंबिवली . 
२४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -२ / ९ २४ / सन २०१३. - उप निबंधक , 
चे नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून 

सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , लोढा 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 

पार्क , को - ऑपरेटिव्ह, हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए / 
करण्यात आले आहे . 

(डीओएम) / एचएसजी /( टीसी) / २४७८५/ सन २०१३. सर्व्हे. नं . ४६, 

हिस्सा नं . १, २, ३ अ, ३ ब सर्व्हे नं . ४८ , हिस्सा नं . ६, ७, सर्व्ह 
आर . जी . गायकवाड , 

नं . २३३, हिस्सा नं . १ अ, २ अ, १ ब, २ ब/ १, ३इ, मौजे- भोपर , 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 

लोढा पार्क , पिजोट कंपनीच्या मागे, संदप , कल्याण-शिळ रोड 
दिनांक ३ डिसेंबर २०१२ . सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. डोंबिवली, ( पूर्व), ता . कल्याण, जिल्हा ठाणे. ही संस्था, महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / ९ २९ / सन २०१३. - उप निबंधक , कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ चे नियम 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , गोमुख १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
को - ऑपरेटिव्ह , हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए / वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
(डीओएम) / एचएसजी /(टीसी)/ २४७८७/ सन २०१३ सर्व्हे. नं . १३५ , आले आहे . 
हिस्सा नं . ८, मौजे-निळजे , लोढा हेवन , निळजे, कल्याण-शिळ रोड , 
डोंबिवली, ( पूर्व), ता . कल्याण , जिल्हा ठाणे. ही संस्था, महाराष्ट्र 

आर . जी . गायकवाड , 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम 

उप निबंधक, 

दिनांक ३१ जानेवारी २०१३ . सहकारी संस्था , डोंबिवली . 
९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त अधिनियमांच्या 


डोंबिवली, 


. 


डोंबिवली , 


~ 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ५ अ 


३६ 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०१९/ आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १९ ४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली, यांजकडून कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ चे नियम 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -२/ ८७७ / सन २०१३. - उप निबंधक , 

१० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 

वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
श्री . पंचवटी कॉम्प्लेक्स को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी 

आले आहे . 
क्रमांक टीएनए / (डीओएम) / एचएसजी /( टीसी)/ २४७८१ / सन २०१३. 

आर . जी . गायकवाड , 
सर्व्हे. नं . २२, हिस्सा नं . १, मौजे- नांदिवली, डोंबिवली, ( पूर्व), ता . 

डोंबिवली , 

उप निबंधक , 
कल्याण, जिल्हा ठाणे . ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

दिनांक ३१ जानेवारी २०१३ . सहकारी संस्था, डोंबिवली. 
१९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, यांजकडून 
सहकारी संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये तिचे 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ / ९ ३० / सन २०१३. - उप निबंधक , 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 

सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , लोढा 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 

विहार को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए / 

( डीओएम ) / एचएसजी /(टीसी)/ २४७८४/ सन २०१३. सर्व्हे . नं . ३७, 
आर . जी . गायकवाड , 

हिस्सा नं . ९, १० , १५, मौजे - भोपर , रोटेक्स कंपनीचे मागे , संदप , 
डोंबिवली, 

उप निबंधक, 
दिनांक २४ जानेवारी २०१३. सहकारी संस्था, डोंबिवली . 

कल्याण -शिळ रोड , डोंबिवली, ( पूर्व), ता . कल्याण, जिल्हा ठाणे . 

ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली, यांजकडून 

महा. २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . व 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३/ ९ २५ / सन २०१३. - उप निबंधक , उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , चंद्रेश १९ ६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
मधुबन अ टु आय को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 
क्रमांक टिएनए / (डीओएम )/एचएसजी/ (टीसी)/ २४७८२ / सन २०१३ करण्यात आले आहे. 
सर्व्हे. नं . १३३, हिस्सा नं . ४ , सर्व्हे नं . १३५, हिस्सा नं . ६ , मौजे 
निळजे, लोढा हेवन , निळजे, कल्याण-शिळ रोड, डोंबिवली, ( पूर्व), 

आर . जी . गायकवाड , 
ता . कल्याण , जिल्हा ठाणे. ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

उप निबंधक , 
अधिनियम , १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये दिनांक ३१ जानेवारी २०१३ . सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 
नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, यांजकडून 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१ / सन २०१३. - उप निबंधक , 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 

सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 

प्लाझा कमर्शियल प्रिमायसेस को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., 
आर . जी . गायकवाड , 

नोंदणी क्रमांक टिएनए/ (डीओएम ) / जीएनए/ ( ओ) / / सन २०१३. 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 

प्लॉट नं . X - २७ / १ ते X - २७ / १० व्हिलेज सागांव , एम.आय.डी.सी, 
दिनांक ३१ जानेवारी २०१३ . सहकारी संस्था, डोंबिवली. फेझ-२, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जिल्हा ठाणे. ही संस्था 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा महा . २४ ) 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, यांजकडून 

च्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / ९ २६ / सन २०१३. - उप निबंधक , अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , मानस 

चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि., नोंदणी क्रमांक टीएनए/ (डीओएम) / 

उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 
एचएसजी / (टीसी) / २४७८३/ सन २०१३. सर्व्हे . नं . २०५, हिस्सा नं . 

करण्यात आले आहे. 
१, २ व ३, मौजे-निळजे, लोढा हेवन, निळजे, कल्याण -शिळ रोड, 
डोंबिवली, ( पूर्व), ता . कल्याण , जिल्हा ठाणे. ही संस्था, महाराष्ट्र 

आर . जी . गायकवाड , 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) च्या कलम डोंबिवली , 

उप निबंधक , 
९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त अधिनियमांच्या 

दिनांक २ एप्रिल २०१३ . 

सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


डोंबिवली, 


घाग 


३७ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७-२३, २०१९/ आश्विन २५ -कार्तिक १, शके १९ ४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून ता . कल्याण , जिल्हा ठाणे. ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१ / सन २०१३. - उप निबंधक , 

नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ चे नियम १० (१ ) 
अवधुत को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए | 

अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
(डीओएम ) / एचएसजी /(टीसी) / २५००४ / सन २०१३, सर्व्हे नं . २७३ " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
( जुना ) ८५ ( नविन ), हिस्सा नं . २ ( पैकी), मौजे गावदेवी, घनश्याम आहे . 
गुप्ते रोड, जयहिंद कॉलनी, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जिल्हा 

आर . जी . गायकवाड , 
ठाणे ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ 

डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
चा महा. २४ ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

दिनांक १६ ऑगस्ट २०१३. सहकारी संस्था , डोंबिवली. 
व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम, १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
" गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -२/ ८२० / सन २०१३. - उप निबंधक , 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 

सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अंबर 

देव को - ऑपरेटिव्ह , हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए / 
आर . जी . गायकवाड , (डीओएम )/ एचएसजी /(टीसी) / २५२८६ / सन २०१३, सर्व्हे नं . ४४ , 
उप निबंधक , 

हिस्सा नं . २ ( पार्ट ), मौजे- नांदिवली, नांदिवली रोड, डोंबिवली ( पूर्व), 
सहकारी संस्था, डोंबिवली. ता . कल्याण , जिल्हा ठाणे. ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १ ९ ६० ( १९ ६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१ /५५/ सन २०१३. - उप निबंधक , आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ चे नियम १० (१ ) 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 

अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

" इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
वासुदेव को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए / 
(डीओएम) /एचएसजी /(टीसी)/ २५००५ / सन २०१३, सर्व्हे. नं . १२१ , 

आर . जी . गायकवाड , 
हिस्सा नं . १७- D , सिताराम नगर , दांवडी गांव , डोंबिवली, ( पूर्व), 

डोंबिवली, 

उप निबंधक, 
ता . कल्याण, जिल्हा ठाणे. ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

दिनांक १६ ऑगस्ट २०१३ . सहकारी संस्था, डोंबिवली . 
अधिनियम, १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०( १ ) 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१/ ८१ ९ / सन २०१३. - उप निबंधक , 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , लक्ष्मी 

पार्क बिल्डींग नं . २ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी 
" भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 

क्रमांक टीएनए / (डीओएम )/ एचएसजी/ (टीसी) / २५२८८ / सन २०१३, 
आहे . 

जुना सर्वे नं . ८७, नवीन सर्व्हे नं . १०४, हिस्सा नं . ९ अ ( पार्ट ), 

जुना सर्व्हे नं . ७१, नवीन सर्व्हे नं . १०५, हिस्सा नं . १ ( पार्ट ), मौजे 
आर . जी . गायकवाड , 

काचंनगांव, खंबालपाडा, ठाकूर्ली ( पूर्व), ता . कल्याण , जिल्हा ठाणे . 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 

ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा 
दिनांक ६ एप्रिल २०१३. 

सहकारी संस्था , डोंबिवली. 

महा . २४ ) च्या कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 

नियम, १९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / ८१२ / सन २०१३. - उप निबंधक , 

संस्था ” असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , ओम संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
निळकंठ धारा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
टीएनए /(डीओएम )/ एचएसजी/ (टीसी) / २५२८५ / सन २०१३. जुना 

आर . जी . गायकवाड , 
सर्व्हे नं . ३४० , हिस्सा नं . ८ ( पार्ट ), नवीन सर्व्हे नं . ८६, हिस्सा 

उप निबंधक , 
नं . ८/२, शिवाजी पथ २, राजूनगर , डोंबिवली, (पश्चिम ) , 

दिनांक १६ ऑगस्ट २०१३ . सहकारी संस्था , डोंबिवली. 


डोंबिवली, 


" 


~ 


३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०१९/ आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १९ ४१ 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली, यांजकडून 

महा . २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व 

उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -४ / ८२१ / सन २०१३. - उप निबंधक , 

नियम , १९ ६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , 

संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
सर्वोदय हाईट्स को - ऑपरेटिव्ह, हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 

संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 
टिएनए / (डीओएम )/ एचएसजी /(टीसी)/ २५२ ९० / सन २०१३. सर्वे 
नं . ३, हिस्सा नं . २ व ३ ( पार्ट ), मौजे - गजबंधन पाथी , शिव 

आर. जी गायकवाड , 
मंदिराजवळ , पाथी रोड, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जिल्हा 

डोंबिवली , 

उप निबंधक, 
ठाणे, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १९ ६१ 

दिनांक २६ ऑगस्ट २०१३ . सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 
चा महा . २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, यांजकडून 
व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ / सन २०१३. - उप निबंधक , 
" गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

न्यू शांतीकुटीर को - ऑपरेटिव्ह, हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 

टिएनए / (डीओएम )/ एचएसजी /( टीसी)/ २५२९ ३/ सन २०१३. प्लॉट 

आर . जी गायकवाड , नं . १३४, सर्व्हे नं . ९ ३ ( पार्ट ), नांदिवली रोड, डोंबिवली ( पूर्व), 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 

ता . कल्याण, जिल्हा ठाणे. ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
दिनांक १६ ऑगस्ट २०१३. सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. अधिनियम , १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये 

नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली , यांजकडून 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०( १ ) 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -२/ ८८१ / सन २०१३. - उप निबंधक , अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले 
शकुंतला एनक्लेव्ह को - ऑपरेटिव्ह , हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी आहे . 
क्रमांक टिएनए / (डीओएम ) / एचएसजी / (टीसी )/ २५२९ २ / सन २०१३ . 
सर्व्हे नं . १२१, हिस्सा नं . १ ( पार्ट ), मौजे-निळजे, डोंबिवली ( पूर्व) , 

आर. जी गायकवाड , 
ता . कल्याण, जिल्हा ठाणे. ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

डोंबिवली , 

उप निबंधक , 
अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये 

दिनांक ६ सप्टेंबर २०१३. सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 
नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , यांजकडून 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०( १ ) 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१/ ९८७/ सन २०१३. - उप निबंधक , 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , 
" भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 

विठूराया प्लाझा को - ऑपरेटिव्ह, हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
आहे . 

टिएनए /(डीओएम ) / एचएसजी/ (टीसी)/ २५२९ ८ / सन २०१३. सर्वे 

नं . १, हिस्सा नं . १८ B, १८ C , २० E , मौजे- सोनारपाडा, डोंबिवली 
आर. जी गायकवाड , 

( पूर्व), ता . कल्याण , जिल्हा ठाणे. ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी 
डोंबिवली , 

उप निबंधक, 

संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९( १ ) 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१३ . सहकारी संस्था, डोंबिवली. 

अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली, यांजकडून १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९ ६१ चे नियम 

१० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -४ / ८६५ / सन २०१३. - उप निबंधक , 

वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , 

आले आहे. 
गौरीनंदन को - ऑपरेटिव्ह , हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 

आर . जी गायकवाड , 
टिएनए /(डीओएम )/ एचएसजी/ (टीसी )/ २५२ ९ १/ सन २०१३. स . नं . 

डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
१२२, एम.आय.डी.सी, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जिल्हा ठाणे . 

दिनांक १५ सप्टेंबर २०१३ . सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 
ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा 


- 


. 


३ ९ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७-२३, २०१९/ आश्विन २५ -कार्तिक १, शके १९ ४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -२ / ९ ८५ / सन २०१३. - उप निबंधक , 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ चे नियम १०(१ ) 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , 

अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
एलिगंटा को - ऑपरेटिव्ह , हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 

" भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
टिएनए / (डीओएम )/ एचएसजी /(टीसी) / २५२ ९ ६ / सन २०१३. सर्वे 

आहे . 
नं . १२/४ , ते १२ / ९, १२/११ , १२/१२ आणि १२५/६ , कासाबेला, 

आर . जी . गायकवाड , 
व्हिलेज- उसरघर , पो -निळजे , डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , 

डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
जिल्हा ठाणे . ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 

दिनांक १७ सप्टेंबर २०१३ . सहकारी संस्था , डोंबिवली. 
( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली, यांजकडून 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ / ७६५ / सन २०१३. - उप निबंधक , 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले 

सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , बेबिका 
आहे . 

पॅलेस को - ऑपरेटिव्ह , हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
आर . जी . गायकवाड , 

( डीओएम )/ एचएसजी /(टीसी) / २५२८३/ सन २०१३. सर्व्हे नं . ५ ९, 
डोंबिवली, 

उप निबंधक, 

हिस्सा नं . ४/२ , प्लॉट नं . १६, मौजे - गजबंधन पाथर्जी, डोंबिवली 
दिनांक १७ सप्टेंबर २०१३. सहकारी संस्था, डोंबिवली. 

( पूर्व), ता . कल्याण, जिल्हा ठाणे . ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

संस्था अधिनियम , १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) ९ अन्वये नोंदविण्यात 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१/ ९ ८४ / सन २०१३. - उप निबंधक , 

आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , सुप्रिमा 

सहकारी संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये तिचे 
को - ऑपरेटिव्ह , हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए / 

वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
(डीओएम ) / एचएसजी/ (टीसी )/ २५२९ ५ / सन २०१३. स . नं . १२ सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
३ ( अ), १२-४ ( अ), १२ (५ ), १२५ ( ६), १२५ ( ७), कासाबेला, 

आर . जी . गायकवाड , 
व्हिलेज- उसरघर, पोस्ट-निळजे, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, 
जिल्हा ठाणे . ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 

डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त 

दिनांक १ ऑगस्ट २०१३. 

सहकारी संस्था, डोंबिवली. 
अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, यांजकडून 
नियम, १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -४ / २९ ७ / सन २०१३. - उप निबंधक , 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , 

श्री . इंद्रायणी को - ऑपरेटिव्ह, हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
आर . जी . गायकवाड , 

टिएनए / (डीओएम )/ एचएसजी /( टीसी)/ २५०१ ९ / सन २०१३. सिटी 
डोंबिवली , 

उप निबंधक , 

सर्व्ह नं . २४१ ९, २४३८ आजदे गांव डोंबिवली ( पूर्व), 
दिनांक १७ सप्टेंबर २०१३ . सहकारी संस्था, डोंबिवली. ता . कल्याण , जिल्हा ठाणे. ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १ ९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) ९ अन्वये नोंदविण्यात 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -३/ ९ ८६ / सन २०१३. - उप निबंधक , सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये तिचे 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
मॅग्निफिका को - ऑपरेटिव्ह, हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 

सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 
टिएनए/ (डीओएम )/ एचएसजी/ (टीसी) / २५२९ ७ / सन २०१३. सर्वे 
नं . १२५/७ व ८ ९ / २ A, कासाबेला, व्हिलेज- उसरघर, पो -निळजे , 

आर . जी . गायकवाड , 
डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जिल्हा ठाणे. ही संस्था, महाराष्ट्र डोंबिवली, 

उप निबंधक, 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) ९ अन्वये 

दिनांक २० मे २०१३. 

सहकारी संस्था , डोंबिवली . 


. 


४० 


वाचावे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७-२३, २०१ ९ / आश्विन २५ - कार्तिक १, शके १९ ४१ 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / ९ ८६ / सन २०१३. - उप निबंधक , 

( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , ओम 

चे कलम १५ . 
सुशान को - ऑपरेटिव्ह , हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए / 

( २ ) वरदा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित 
( डीओएम )/ एचएसजी /( टीसी )/ २४७ ९ ० / सन २०१३. सर्व्हे नं . ३५ , 

यांनी सादर केलेला दिनांक २ ९ एप्रिल 
हिस्सा नं . ( पार्ट ), नांदवली, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जिल्हा 

२०१३ चा प्रस्ताव . 
ठाणे. ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १९ ६१ 
चा महा. २४ ) ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१ / कलम १५ / २४७ / सन 
अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे २०१३. - ज्याअर्थी, वरदा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित डोंबिवली 
नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण ( पूर्व) ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० व नियम 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 

१९ ६१ नुसार नोंदणीकृत पतसंस्था 

असून 

तिचा नोंदणी क्रमांक टीएनए / 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

( टीएनए ) / आरएसआर / (सीआर )/ ६१५/ सन १९९ २ , दिनांक २० मे 

१९९ २ असा असून ती या कार्यालयाच्या अधिकार कक्षेत येते . आणि , 
आर . जी गायकवाड , 

ज्याअर्थी, संस्थेचेदिनांक ७ एप्रिल २०१३ रोजीच्या विशेष सर्व 
डोंबिवली , 

उप निबंधक , 

साधारण सभा ठराव क्रमांक ४ नुसार संस्थेच्या नावात बदल करणेबाबत 
दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१३. सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 

सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आला असून तसा पोटनियम दुरूस्तीचा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, के - पश्चिम विभाग, मुंबई प्रस्ताव उक्त संदर्भातील क्रमांक २ नुसार या कार्यालयात सादर केलेला 
यांजकडून 

आहे . 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युकेप / एचएसजी /(टीसी)/ १५८१८ / २०१३ 

ज्याअर्थी, संस्थेने या आधी या कार्यालयाकडील दिनांक ८ 
२०१४/ सन २०१३ / १८ ९ ४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था , के नोव्हेंबर २००० च्या पोटनियम दुरूस्ती प्रस्तावा अन्वये संचय नागरी 
पश्चिम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , “ कुबेर सहकारी पतसंस्था मर्यादित या संस्थेच्या नावात बदल करण्यांत येवून 
क्राऊन को - ऑपरेटिव्ह , हौसिंग सोसायटी लि ., सीटीएस नं . १२१८ , वरदा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित असे करण्यांत आलेले आहे . 
व्हिलेज वर्सेवा , तालुका अंधेरी, युनिटी कॉम्प्लेक्स , यारी रोड , 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम 
वर्मोवा, अंधेरी ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०६१. " ही संस्था , 

" ही संस्था , महाराष्ट्र 

१५ अन्वये संस्थेच्या नावामध्ये बदल करण्याचे अधिकारी संस्थेच्या 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात 

सर्वसाधारण सभेत असल्यामुळे मी आदेशा निर्गमित करीत आहे . 
आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 

आदेश 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५ व 

नियम १९ ६१ चे नियम १४ नुसार प्राप्त अधिकारानुसार श्री. आर. 
महेंद्र म्हस्के , 

जी . गायकवाड , उपनिबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली, वरदा नागरी 
मुंबई, 

उप निबंधक , 

सहकारी पतसंस्था मर्यादित , लक्ष्मीकिरण , गाळा नं . २, गोपाळनगर 
दिनांक ५ सप्टेंबर २०१३ . सहकारी संस्था, के /प विभाग, मुंबई. 

रस्ता क्रमांक २, डोंबिवली ( पूर्व), या संस्थेच्या नावात दिनांक ७ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, के - पश्चिम विभाग, मुंबई 

एप्रिल २०१३ च्या वार्षिक सर्व साधारण सभेतील ठराव क्रमांक ४ 
यांजकडून 

नूसार केलेल्या बदलाप्राणे सुधारित नांव आधार नागरी सहकारी 

पतसंस्था मर्यादित , लक्ष्मीकिरण , गाळा नं . २, गोपाळनगर रस्ता 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युकेप / एचएसजी /(टीसी) /१५८१९ / २०१३ 
२०१४ / सन २०१३ / १ ९९ ७ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था , के 

क्रमांक २ , डोंबिवली ( पूर्व) या नावास मंजूरी देत आहे . व त्या 
पश्चिम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , “ मेट्रो 

नावाने सुधारित प्रमाणपत्र सोबत देत आहे . 
युनिटी को - ऑपरेटिव्ह, हौसिंग सोसायटी लि ., २०२ , हबीब हाऊस, प्रस्तूतचा आदेश माझे सही व शासन मुद्रेसह आज दिनांक १३ 
१६ एस व्ही रोड , अंधेरी ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०५८. " ही संस्था, मे २०१३ रोजी दिला असे. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ अन्वये 

आर. जी . गायकवाड , 
नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 

डोंबिवली , 

उप निबंधक , 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ चे नियम १० (१ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 

दिनांक १३ मे २०१३ . 

सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले 


आहे . 


महेंद्र म्हस्के , 
मुंबई, 

उप निबंधक , 
दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०१३ . सहकारी संस्था , के / प विभाग, मुंबई. 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


